RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

आदेश 
क्रमांक टीपीएस -१११ ९ / १२३ / प्र.क्र .१०७ / २०२१ / नवि - ९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये मालेगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास 
योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०५ / ३५०० / ११४ ( ब ) / ०६ / नवि - ९ , दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये भागश : मंजूर केली असून 
ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे मालेगाव कॅम्प येथील सर्व्हे नंबर ७६ पैकी मधील अंदाजे १.५०५ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे 
“ उक्त आरक्षित जागा ” असे संबोधिले आहे ) आरक्षण क्रमांक ४ “ बगीचा ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) आरक्षित असून 
उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण मालेगाव महानगरपालिका आहे ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाने उक्त आरक्षित जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये 
संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षित जागेपैकी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे मालेगाव कॅम्प येथील सर्व्हे नंबर ७६/६ मधील 
०.५३ हेक्टर ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार समुचित 
प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक ३ जानेवारी २०१७ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावून उक्त 
जागा उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते 


आणि ज्याअर्थी , वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केलेली नसल्याचे दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका ( स्टॅम्प ) क्रमांक ९ ४१०० / २०२० मध्ये दिनांक 
८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील 
तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ; 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) १०२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ; 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त विकास योजनेमधील उक्त 
आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा विकास योजनेतील लगतच्या 
अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

( १ ) प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 


( २ ) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


परिशिष्ट 


मौजे , तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेमधील आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


७६/६ 


आरक्षण क्रमांक ४ 


" 


मौजे मालेगाव कॅम्प , 
तालुका मालेगाव , 
जिल्हा नाशिक . 


सर्व्हे नंबर ७६ पै . मधील 
एकूण आरक्षित अंदाजे 
१.५०५ हेक्टर क्षेत्रापैकी 


बगीचा . 


०.५३ हेक्टर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्प , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 13th August 2021 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


ORDER 


No. TPS - 1119 / 123 / C.R.107 / 2021 / UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 1105 / 3500 / CR - 114 ( B ) / 06 / UD - 9 , dated 15th 
September 2006 has sanctioned a part of the Second Revised Development Plan of Malegaon City 
( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as 
" the said Act " ) and the same came into force with effect from the 1st November 2006 ; 


and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Survey No. 76 ( Pt . ) admeasuring 
about 1.505 Hectares of mouze Malegaon Camp , taluka Malegaon , district Nashik ( hereinafter 
referred to as “ the said reserved Land " ) is reserved as Site No. 4- " Garden " ( hereinafter referred 
to as " the said Reservation " ) and the Appropriate Authority for the said reservation is Malegaon 
Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Authority ” ) ; 

and whereas , the said reserved Land has not been acquired by the said Authority within 10 
( Ten ) years from the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the owner of the Land baring Survey No. 76/6 , admeasuring about 0.53 Hectares 
of mouze Malegaon Camp , taluka Malegaon ( hereinafter referred to as " the said Land " ) more 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


3 


particularly decribed in the Schedule appended hereto out of the said reserved Land had issued 
a Notice , dated 3rd January 2017 under sub - section ( 1 ) of Section 127 of the said Act ( hereinafter 
referred to as “ the said Notice " ) to the said Authority informing that the said Land has not been 
acquired by the said Authority within the stipulated period ; 


and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been 
acquired within a stipulated period from the date of the service of said Notice under sub - section 
( 1 ) of Section 127 of the said Act , intimated by the said Authority vide it's letter dated 4th August 
2021 ; 


and whereas , Hon'ble High Court in Writ Petition ( Stamp ) No. 94100/2020 , filed by the Owner 
of the said Land vide it's Order , dated 8th February 2021 held that the Reservation to the extent 
of the said Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas , Now it becomes expedient to notify by an order under Section 127 ( 2 ) of the 
said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been 
lapsed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the 
said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan 
and the said Land stands Released and shall be available to the Land Owner for the purpose of 
Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development 
Plan . 


( 1 ) A copy of the part plan showing the area on which the reservation has lapsed vide this 
Order is available in the office of the Commissioner , Malegaon Municipal Corporation , Malegaon , 
district Nashik during office hours on all working days for inspection of public upto one month . 


( 2 ) This Order shall be published on the Government website www.maharashtra.gov.in 


Schedule 


Area of 


Reservation of 


Mauje , taluka , 

district 


Survey No./ 

Gat No. 


the Land 


Development Plan 


1 


2 


3 


4 


Survey No. 76/6 


Site No. 4 , 


Mouje Malegaon Camp , 
taluka Malegaon , 
district Nashik . 


" Garden " . 


Area admeasuring 
0.53 Hectareas out of 
total reserved area under 
Survey No. 76 ( pt . ) about 
1.505 Hectares . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 


Section Officer to Government . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचा तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक १६ मधील सि.स.नं. १६ ९ / १-२ 
टाऊन हॉल व लायब्ररी या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे शिरपूर बु . , जिल्हा धुळे शिवारातील ( वाढीव 
हद्द ) विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक १६ मधील सि.स.नं. १६ ९ / १-२ 
जमीन " टाऊन हॉल ” व “ लायब्ररी ” साठी जमीन संपादनाबाबत . 


अनुसूची - तीन 


विस्थापनाबाबतचा तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या 
घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील ‘ निरंक ' 
आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा . 

अधिसूचना 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक एसआर -७ / मौजे शिरपूर / २०२१.- ज्याअर्थी , उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांनी खालील परिशिष्ट - १ मध्ये 
नमूद केलेली जमीन भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त न झाल्यामुळे यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला 
आहे . सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर 
भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 

अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव शिरपूर - वरवाडे 
सिटी सर्व्हे नंबर 

संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचा तपशील 
' निरंक ' आहे . 


अनुसूची - पाच 

प्रशासन नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होणार नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


संजय यादव , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , १२ जुलै २०२१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर - ९ ० / २०२० . – ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 


१ 


२ 
हे . आर 


१६ ९ / १-२ 


O 


९ ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


५ 


आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ 
यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची 
" दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ , मौजे मानपूर 


भूमापन किंवा 
गट नंबर 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" तीन ” मध्ये दिलेली आहेत , ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 


८३/२ 


१ ०३ 


एकूण . 


१ ०३ 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ चार " मध्ये दिलेला आहे ; 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे जुनोने , तालुका बोदवड येथील जमीन 
ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे जुनोने , तालुका बोदवड येथील 
जमीन ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही . 


अनुसूची - चार 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 


सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ ( २ ) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना 
पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्या वेळी कोणत्याही कायद्यान्वये 
आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहीत सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - पाच 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


Order 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 


No. EST / 5193 / 2020.- Earned Leave for Four 


पदनाम : निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


( 4 ) days from 7th December 2020 to 10th 
December 2020 prefixing Sunday falling on 5th 
December 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 5th December 2020 
after office hours to 11th December 2020 before 
office hours is hereby granted to Smt . P. N. 
Gosavi , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


टीप. 


( १ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता , 


Certified that Smt . P. N. Gosavi would have 


उपसा सिंचन विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , 
भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 
येईल . 


continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Niphad if she had not proceeded on 
leave for the period from 7th December 2020 to 
10th December 2020 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ] . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 


बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 


नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 


Charge during the absence of Smt . P. N. 
Gosavi , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad is kept 
with Shri . A. P. Kholla , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola for Judicial work . Shri . S. W. Ugale , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad for 
Administration of the Court Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Niphad . 


विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 


VIKAS S. KULKARNI , 


अभिजीत राऊत , 


District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ ऑगस्ट २०२१ . 


Nashik , 5th December 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


७ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अनुसूची 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


वाघाड प्रकल्प 


वाघाड कालवा , उपविभाग क्रमांक १ , दिंडोरी 


जय बजरंग ठिबक उपसा सिंचन संस्था 


अधिसूचना - ३ 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , मौजे उमराळे 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 


क्रमांक 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 


9 


२ 


३ 


४ 


( पहा - नियम ३.०० ) 


हे . आर 


१ 


३६ ९ 


२ ७४ 


२ 


00 


क्रमांक पापावि / सिंचन / २३३५ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ , कलम ५.०० , 


२ 


३५४ 


४ ४३ 


२ 


00 


६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 


सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 


३ 


३५३ 


१ ४४ 


२ ०० 


४ 


३४३ 


४ ०८ 


O 


७० 


निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे 


५ 


३८७ 


३ ७ ९ 


२ ०० 


अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार 


यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , उमराळे , तालुका दिंडोरी , 


६ 


४२८ 


१६१ 


२ 


०० 


जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , दिंडोरी , पालखेड पाटबंधारे विभाग , 


७ 


४३ ९ 


२ १ ९ 


२ ०० 


नाशिक , सिंचन शाखा , वाघाड धरण , तालुका दिंडोरी , वाघाड कालवा 
उपविभाग , क्रमांक १ , दिंडोरी व विभागीय कार्यालयाचे सूचना फलकावर 


८ C 


४४१ 


५ ११ 


२ ०० 


माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


९ 


४२४ 


३ २७ 


२ ०० 


मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 


१० 


१४७ 


१ ५८ 


२ 


०० 


विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 


११ 


४३ ९ 


८ ४८ 


२ 


00 


कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 


पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन 


एकूण .. 


३८ ७२ 


२० ७० 


याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 


संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 


कार्यकारी अभियंता , 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


वाघाड कालवा उपविभाग , क्रमांक १ , दिंडोरी 


जय बजरंग ठिबक उपसा सिंचन संस्था , मौजे उमराळे बु . , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 


सभासद यादी 


अ . क्र . 


मागणीधारकाचे नाव 


गाव 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हे . आर ) 


मंजूर 


अश्व 


नंबर 


एकूण 


हिस्सा 


पाणी 


शक्ती 


खरीप 


रब्बी 


एकूण 


कोटा 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


६ 


८ C 


९ 


१० 


११ 


हे . आर 


हे . 


आर 


( घन मीटर ) 


उमराळे बु . ३६ ९ 


२ ७४ 


२ ७४ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३४०६ 


१२ ५० 


१ श्री . सुभाष मोगल पगारे , 

चेअरमन / अध्यक्ष / मुख्यप्रवर्तक . 


२ श्री . बाळासाहेब दामोदर केदार 


उमराळे बु . ३५४ 


४ ४३ 


२ २१ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३४०६ 


१२ ५० 


३ 


सौ . शारदाबाई बाळासाहेब केदार उमराळे बु . ३५३ 


१ ४४ 


१ ४४ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३४०६ 


१० ०० 


४ श्री . रंगनाथ दामोदर केदार 


उमराळे बु . ३४३ 


४ ०८ 


O 


७१ 


० ३० 


० ४० 


० 


७० 


११ ९ २ 


१० ०० 


५ सौ . शकुंतला रंगनाथ केदार 


उमराळे 

बु . ३८७ 


३ ७ ९ 


१ ९ ० 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३४०६ 


१० ०० 


६ श्री . बाळासाहेब रामदास सोनवणे उमराळे बु . ४२८ 


१ ६१ 


१ ६१ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३४०६ 


१० ०० 


७ श्री . युवराज शांताराम केदार 


उमराळे बु . ४३ ९ 


२ १ ९ 


२ १ ९ 


१ ०० 


१ 


०० 


२०० 


३४०६ 


१२ ५० 


८ मालतीताई दुर्गादास धादवड 


नाळेगांव 


४४१ 


५ ११ 


५ ११ 


१ ०० 


१ 


०० 


२०० 


३४०६ 


१२ ५० 


९ श्री . जगन्नाथ रामदास सोनवणे 


उमराळे बु . ४२४ 


३ २७ 


२ ४४ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३४०६ 


१२ ५० 


१० श्री . सुरेश मोगल पगारे 


उमराळे 

बु . १४७ 


१ ५८ 


१ ५८ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३४०६ 


१२ ५० 


११ श्री . राजेंद्र शांताराम केदार 


उमराळे 

बु . ४३ ९ 


८ ४८ 


२ १ ९ 


१ ०० 


१ 


00 


२ ०० 


३४०६ 


१२ ५० 


एकूण .. 


३८ ७२ 


२४ १२ 


१० ३० 


१० ४० 


२० ७० 


३५२५२ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 


कार्यकारी अभियंता , 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १७ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


९ 


अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून 


सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक व.शि.क्र .७ / न.र. / २०८ / २०२१.- सिन्नर शहराची विकास योजना ( मूळ हद्द ) ( दुसरी सुधारित ) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१११२/३७५ ( न ) / प्र . क्र . ६१ ( अ ) ( न ) / पुनर्बाधणी क्रमांक ४० / १२ / नवि - ९ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये भागश : मंजूर झाली असून ती दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११२ / ३७५ 
( न ) / प्र . क्र . ६१ ( अ ) ( न ) / पुनर्बाधणी क्रमांक ४० / १२ / नवि - ९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली असून ती दिनांक २ 
जुलै २०१५ पासून अंमलात आलेली आहे . सिन्नर शहराच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना शासनाने दिनांक १३ जून २०१६ रोजीच्या अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११५ / १२८ ( अ ) / २०१५ / नवि - ९ अन्वये भागशः मंजूर केलेली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१८ रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११५ / १२८ / २०१५ / नवि - ९ अन्वये मंजूर केलेली आहे . 

सिन्नर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
३७ मधील तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे , परिषद ठराव क्रमांक ९९ ६ , दिनांक २२ जानेवारी २०२१ अन्वये घेतला 
आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 


परिशिष्ट 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित बदल 


१ 


२ 


( अ ) मंजूर सिन्नर शहर विकास योजनेमध्ये ( मूळ हद्द ) ( दुसरी सुधारित ) ( अ ) मंजूर सिन्नर शहर विकास योजनेमध्ये ( मूळ हद्द ) ( दुसरी सुधारित ) 
सर्व्हे नंबर १०६० ( ११२१ ) , १०६२ ( ११२३ ) , १०६३ ( ११२ ९ ) व १० ९ १ सर्व्हे नंबर १०६० ( ११२१ ) , १०६२ ( ११२३ ) , १०६३ ( ११२ ९ ) व १० ९ १ 
( ११३० ) या भूखंडांलगत पूर्व - पश्चिम दिशेने उपलब्ध DP रस्ता व ( ११३० ) या भूखंडांलगत पूर्व - पश्चिम दिशेने उपलब्ध DP रस्ता व 
भागश : मंजूर विकास योजनेमध्ये ( वा.ह. ) स नंबर १०४६ ( ११०३ ) , भागश : मंजूर विकास योजनेमध्ये ( वा.ह. ) सर्व्हे नंबर १०४६ ( ११०३ ) , 
१०५० ( ११०७ ) , १०५३ ( १११२ ) व १०५६ ( १११८ ) , ८०७ ( १०५० ) , १०५० ( ११०७ ) , १०५३ ( १११२ ) व १०५६ ( १११८ ) , ८०७ ( १०५० ) , 
८०६ ( १०५१ ) , ८०४ ( १०५२ ) , ८०५ ( १०५३ ) , ८१२ ( १० ९ ७ ) , ८० ९ ८०६ ( १०५१ ) , ८०४ ( १०५२ ) , ८०५ ( १०५३ ) , ८१२ ( १० ९ ७ ) , ८० ९ 
( १० ९ ८ ) , ८१३ ( १०६५ ) व ८१४ ( १०६६ ) या भूखंडालगत पूर्व - पश्चिम ( १० ९ ८ ) , ८१३ ( १०६५ ) व ८१४ ( १०६६ ) या भूखंडालगत पूर्व - पश्चिम 
दिशेने प्रस्तावित ४५ मीटर DP रस्ता . 

दिशेने प्रस्तावित ४५ मीटर रुंद DP रस्ता वगळून १८ मीटर रुंदीचा 

करणे . 
मंजूर विकास योजनेमध्ये ( वा.ह. ) सर्व्हे नंबर १०४८ ( ११०५ ) , १०४ ९ मंजूर विकास योजनेमध्ये ( वा.ह. ) सर्व्हे नंबर १०४८ ( ११०५ ) , १०४ ९ 
( ११०६ ) व १०५० ( ११०७ ) या भूखंडालगत उत्तर - दक्षिण दिशेने ३० ( ११०६ ) व १०५० ( ११०७ ) या भूखंडालगत उत्तर - दक्षिण दिशेने ३० 
मीटर रुंद DP रस्ता प्रस्तावित . 

मीटर रुंद DP रस्ता प्रस्तावित दिशेने ३० मीटर रुंद DP रस्ता 

वगळून १८ मीटर रुंद DP रस्ता करणे . 
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा सिन्नर नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत 

असून 

तो सर्व 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . 


ज्यांना नमूद सदरहू प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत , अध्यक्ष , सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात . उक्त 
प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल . 

किरण डगळे , 

अध्यक्ष , 
सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 
सिन्नर , ६ ऑगस्ट २०२१ . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


BY PRESIDENT 


SINNAR MUNICIPAL COUNCIL , SINNAR 
Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notice 
shich a.ff.5.00 / 5.7 . / 200 / 2029.- The Development Plan of Sinnar Municipal Council ( Original Limit ) 
( 2nd Revised ) has been partly sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 1112 / 375 ( N ) / 
CR - 61 ( A ) ( N ) / Recon . No. 40 / 12 / UD - 9 , dated 22nd August 2012 and has come into force with effect 
from 1st October 2012 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by Government 
vide Notification No. TPS - 1112 / 375 ( N ) / CR - 61 ( A ) ( N ) / Recon . No. 40 / 12UD - 9 , dated 21st January 2015 
and has come into force with effect from 2nd July 2015 . 

The Development Plan of Sinnar Municipal Council ( Extended Limit ) has been partly sanctioned 
by Government vide Notification No. TPS - 1115 / 128 ( A ) / 2015 / UD - 9 , dated 13th June 2016 and Excluded 
Part of Development Plan has been sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 1115 / 128 / 
2015 / UD - 9 , dated 25th September 2018 . 

Municipal Council Sinnar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 vide Resolution No. 996 , dated 22nd January 2021 . 

Annexure 
Proposals as per sanctioned 

Proposed Modification 
Development Plan 
1 

2 
As per the sanctioned ( Original Limit ) ( Second As per the sanctioned ( Original Limit ) ( Second 
Revised ) Development Plan of Sinnar , DP road Revised ) Development Plan of Sinnar , DP road 
along East - West direction along Survey No. 1060 along East - West direction along Survey No. 1060 
( 1121 ) , 1062 ( 1123 ) , 1063 ( 1129 ) and 1091 ( 1130 ) ( 1121 ) , 1062 ( 1123 ) , 1063 ( 1129 ) and 1091 ( 1130 ) 
and as per sanctioned Development Plan of Sinnar and as per sanctioned Development Plan of Sinnar 
( Extended Limit ) proposed 45 m . wide DP road ( Extended Limit ) proposed 45 m . wide DP road 
along East - West direction along Sr. No. 1046 along East - West direction along Sr. No. 1046 
( 1103 ) , 1050 ( 1107 ) , 1053 ( 1112 ) , 1056 ( 1118 ) , ( 1103 ) , 1050 ( 1107 ) , 1053 ( 1112 ) , 1056 ( 1118 ) , 
807 ( 1050 ) , 806 ( 1051 ) , 804 ( 1052 ) , 805 ( 1053 ) , 807 ( 1050 ) , 806 ( 1051 ) , 804 ( 1052 ) , 805 ( 1053 ) , 
812 ( 1097 ) , 809 ( 1098 ) , 813 ( 1065 ) and 814 ( 1066 ) . 812 ( 1097 ) , 809 ( 1098 ) , 813 ( 1065 ) and 814 

( 1066 ) is to be reduced to 18 m wide road . 
As per sanctioned Development Plan of Sinnar As per sanctioned Development Plan of Sinnar 
( Extended Limit ) proposed 30 m . wide DP road ( Extended Limit ) proposed 30 m . wide DP road 
along East - West direction along Survey No. 1048 along East - West direction along Survey No. 1048 
( 1105 ) , 1049 ( 1106 ) and 1050 ( 1107 ) . 

( 1105 ) , 1049 ( 1106 ) and 1050 ( 1107 ) is to be 

reduced to 18 m . wide road . 
The Plan showing necessary modification is published on the Notice Board of Sinnar Municipal 
Council and is kept open for public for inspection at Municipal Council Office during Office hours 
on all working days . 

Any person having suggestions and or objections regarding the proposed modification may file 
the same in writing to the President , Sinnar Municipal Council , Sinnar within a period of one month 
from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The Suggestions 
or Objections received within the stipulated period will be considered before submitting the proposal 
to the Government of Maharashtra for sanction . 


KIRAN DAGALE , 

President , 
Sinnar Municipal Council , Sinnar , 

district Nashik . 


Sinnar , 6th August 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


११ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 

बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 
( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / मनाई आदेश / ३२८० / २०२१ / नंदुरबार , दिनांक 
२ ९ जुलै २०२१ . 

आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -४७४ / २०२१.- ज्याअर्थी , पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / मनाई आदेश / 
३२८० / २०२१ / नंदुरबार , दिनांक २ ९ जुलै २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
नंदुरबार जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून जिल्ह्यात 
विविध संघटनातर्फे धरणे , मोर्चा , बंद इत्यादी आंदालने करण्यात 
येतात . तसेच वैयक्तिक व सामुहिकरीत्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण 
करण्यात येतात . त्याचप्रमाणे ५ मे २०२१ रोजी मा . उच्च न्यायालयाने 
मराठा आरक्षण रद्द केलेबाबत निर्णय दिल्याने मा . उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या निषेधार्थ मराठा समाजाकडून मोर्चे , आंदोलन करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच चालू वर्षी दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०२१ रोजीपासून श्रावण मासारंभ होत असल्याने जिल्ह्यातील महादेव 
मंदिरांवर दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते . 
तसेच काही ठिकाणी भाविकांच्या गर्दीला यात्रेचे स्वरूप येते . सध्या 
कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता शासनाने लॉकडाऊन 
जाहीर केलेला आहे . तरीदेखील काही भाविक महादेव मंदिरांवर 
गर्दी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशावेळी भाविकांना 
महादेव मंदिरावर जाण्यापासून रोखण्याचे कारणावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो . 

त्याचप्रमाणे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी विश्व आदिवासी 
दिवस असून त्यानिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आदिवासी 
बांधवांतर्फे मेळावे / समारंभ / रॅली / मिरवणूक यांचे आयोजन करण्यात 
येते . परंतु चालूवर्षी कोरोनामुळे मिरवणुका काढण्यास शासनाने 
मनाई केली आहे . अशावेळी मिरवणुका काढण्यावरून स्थानिक 
कार्यकर्ते व प्रशासनाचे अधिकारी यांच्यात वाद निर्माण होऊन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

त्याचप्रमाणे दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा 
मोहरम मासारंभ होत असल्याने मुस्लिम बांधव मशिदीत सामुदायिक 
नमाज पठण करतात . सध्या लॉकडाऊनमुळे मशिदीत एकत्रित नमाज 
पठण होत नसले तरी काही मुस्लिम व्यक्ती पोलिसांची नजर 
चुकवून मशिदीत गर्दी करण्याची व पर्यायाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वातंत्र्य दिन असून त्यानिमित्त 
काही व्यक्ती / संघटना त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी ऐनवेळी 
आमरण उपोषण / आत्मदहन या सारख्या प्रकारचे आंदोलने करतात . 
अशावेळी त्यांच्या आंदोलनावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 


होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास 
ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार 
जिल्ह्यात दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त 
नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मनाई आदेश जारी 
होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ चे ६.०० 
वाजेपासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत 
आहे . 
( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 
( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे , 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वयेचा 
प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना 
लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / ३०२३ / २०२१.- राष्ट्रध्वजाचा आदर 
करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे . राष्ट्रध्वजाचा 


योग्य तो मान राखला जावा यासंदर्भात शासनाकडील संदर्भीय 


तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी 
अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस सदर निबंध लागू 
होत नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी 
दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 
कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , 
मोर्चे , ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बंध लग्न 
मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 


परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहेत . काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या 
वेळी तसेच विशेष कला - क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरीत्या वापरण्यात 
येणारे प्लॅस्टीकचे राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत : टाकले जातात , हे 

दृश्य 
राष्ट्र प्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब 
गंभीर असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता 
प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही . राष्ट्रध्वजाचा अवमान 
करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोधचिन्हे व नावे ( अनुचित वापरास 
प्रतिबंध ) अधिनियम , १ ९ ५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध 
अधिनियम , क्रमांक ६ ९ / १ ९ ७१ व क्रमांक ५१/२००५ तसेच ध्वजसंहितेच्या 
तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे ; 


लागू नाहीत . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ३० जुलै २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

मनीषा खत्री , 

भा.प्र.से. , 

जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 
नंदुरबार , ३० जुलै २०२१ . 


सबब , मी , भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य 
मान राखला जावा यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दिनांक 
११ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ पावेतो प्लॅस्टिकचा 
वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची निर्मिती , विक्री व वापर करणे यावर 
बंदी घालीत आहे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) . 


सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी 
नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) 
नुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 


( २ ) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग ) परिपत्रक क्रमांक 

एफएलजी -१२०७ / प्र . क्र . ११/०७/३० , दिनांक २२ 


ऑगस्ट २००७ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( ३ ) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक १५ / ०५ / 

२०१२ / पब्लिक , दिनांक १६ जुलै २०१२ . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


( ४ ) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग ) परिपत्रक क्रमांक ०३१३ / 

७१४ / प्र . क्र . ६२ / विशा १ - अ , दिनांक १४ जून २०१४ . 


नाशिक . 


नाशिक . ४ ऑगस्ट २०२१ . 


( ५ ) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील 

परिपत्रक क्रमांक ६११४ / प्र . क्र . १६७ / एसडी -१ , दिनांक 


५ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


१३ 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून 


वाचा : ( १ ) भारतीय दंडसंहिता , १८६० , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) . 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० , ३३ , ३४ , ४१ , ५६ , ६३ व कलम ५१ ते 


६० . 


( ३ ) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली , दिनांक १४ मार्च २०२० . 


( ४ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश DMU / २०२० / CR- ९ २ / DISM - १ , दिनांक ४ जून २०२१ , ११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ . 


( ५ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक कोरोना -२०२१ / सीआर 

३६६ / आरोग्य -५ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


( ६ ) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४१३ / ४१ ९ / ४२५ / ४२७ , दिनांक ५ जून २०२१ , ११ जून 


२०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४८३ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरू करून त्यातील खंड २ , ३ व ४ 
मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड -१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव 
रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


ज्याअर्थी , उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये आठवड्याच्या सरासरीनुसार कोविड बाधित रुग्णांचे पॉझिटीव्हिटी दर व ऑक्सिजन 
बेडचे प्रमाण या निकषांवर राज्य शासनाने एकूण पाच स्तर निश्चित केलेले असून त्या - त्या स्तरानुसार संबंधित जिल्ह्यामध्ये निबंध शिथील 
वा कडक करणेबाबत निर्देशित केले आहे 


आणि ज्याअर्थी , उपोद्घातातील वाचले मधील क्रमांक ५ च्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग , सातारा आणि अहमदनगरसह 
११ जिल्ह्यांमध्ये कोविड -१ ९ विषाणूचे रुग्ण जास्त असून नव्याने बाधित होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येतदेखील वाढ होत असल्याने सदर जिल्ह्यामध्ये 
संदर्भ क्रमांक ४ आदेशाद्वारे जारी केलेल्या पाच स्तरावरील निबंधानुसार तिसऱ्या स्तरावरील निर्बध कायम ठेवण्यात येवून महाराष्ट्रातील इतर 
जिल्ह्यामध्ये निबंधामध्ये काही प्रमाणात सूट देणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत . 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार याद्वारे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येवून उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे सकाळी 
११.०० वाजेपासून पुढील आदेश होईपावेतो खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


१. संचारबंदी.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस केवळ वैद्यकीय सेवा वगळता सायंकाळी 
९ .०० ते सकाळी ५.०० वाजेपावेतो मुक्तपणे संचार करणेस मनाई असेल . ( संचारबंदी , कालावधीत आरोग्य विभाग , पोलीस विभाग , महसूल 
विभाग , अग्निशमन विभाग , विद्युत महामंडळ , नगरपालिका कार्यालय , पाणीपुरवठा कार्यालय , अन्न नागरी पुरवठा , पशु वैद्यकीय सेवा , बँका 
व आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व कार्यालये / कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांना ये - जा करण्यास सूट राहील . ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


२. नंदुरबार जिल्ह्याकरिता मुभा देण्यात आलेल्या बाबींचा तपशील खालीलप्रमाणे. 


अ . क्र . 


सेवा / आस्थापना / उपक्रम 


निबंध / सूट 


१ 


२ 


३ 


१ 


अत्यावश्यक सेवेसह इतर सर्व दुकाने , आस्थापना 
यांच्या वेळा . 


सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सायंकाळी ८.०० वाजेपावेतो व 
शनिवार या दिवशी दुपारी ३.०० वाजेपावेतो सुरू राहतील आणि 
रविवारी अत्यावश्यक सेवेची दुकाने वगळता सर्व दुकाने / 
आस्थापना बंद राहतील . 


२ 


सर्व दिवशी व्यायामासाठी खुली राहतील . 


सार्वजनिक उद्याने / क्रिडांगणे / खुली मैदाने / 
फिरणे / सायकलिंग . 


३ 


कार्यालयीन उपस्थिती- शासकीय / निमशासकीय कार्यालये 


कार्यालयीन वेळेनुसार १०० टक्के उपस्थितीसह सुरू राहतील . 
ज्या कार्यालयाची कामे घरी बसून करता येतील ती तशीच सुरू 
ठेवता येतील . 


४ 


कृषि व कृषिपूरक सेवा / नागरी कामे / 


सर्व दिवशी पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील . 


औद्योगिक सेवा / माल वाहतूक . 


५ 


व्यायामशाळा / योगा केंद्र / केशकर्तनालय दुकाने , 
ब्युटीपार्लर्स , स्पा . 


५० टक्के क्षमतेसह सोमवार ते शुक्रवार यादिवशी सायंकाळी 
८.०० वाजेपावेतो व शनिवार या दिवशी दुपारी ३.०० वाजेपावेतो 
परंतु दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांनी पूर्व नियोजित वेळ ठरवून 
करणेच्या अटींवर सुरू राहतील . तसेच AC लावणेस बंदी असेल . 
रविवारी सर्व सेवा देण्यास बंदी राहील . 


६ 


पुढील आदेश होईपावेतो बंद राहतील . 


सर्व सिनेमा हॉल / नाट्यगृह , मल्टीप्लेक्स 
( स्वतंत्र किंवा मॉल्समधील ) 


७ 


राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळे 


पुढील आदेश होईपावेतो बंद राहतील . 


८ C 


शाळा / महाविद्यालय 


शाळा / महाविद्यालय यांना मा . उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण 


विभागाचे आदेश 

लागू राहतील . 


1 


९ 


रेस्टॉरंटस् 


सोमवार ते शुक्रवार या सर्व दिवशी दुपारी ४.०० वाजेपावेतो 
५० टक्के क्षमतेसह कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन 
करणेचे अटी / शर्तीवर सुरू राहतील . त्यानंतर घरपोहोच सेवा 
देण्यास मुभा असेल . 


१० 


जमावबंदी / संचारबंदी 


सकाळी ५.०० वाजेपासून ते सायंकाळी ९ .०० वाजेपावेतो जमावबंदी 
आणि सायंकाळी ९ .०० वाजेनंतर सकाळी ५.०० वाजेपावेतो 
संचारबंदी लागू राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


१५ 


११ 


वाढदिवस , संमेलन , राजकीय / सामाजिक , 


कोविड -१ ९ वर्तनुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन होण्याचे दृष्टीने अशा 


सांस्कृतिक करमणुकी , निवडणूक , निवडणूक 


गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांवार मागील आदेशानुसार निर्बध कायम 


प्रचार / मिरवणुका , निषेध मोर्चे . 


राहतील . 


१२ 


कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे . 


केंद्र शासन / राज्य शासनाने कोविड -१ ९ च्या योग्य वर्तणुकीनुसार 


दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे ( जसे की , चेहऱ्यावर योग्य प्रकारे 


मास्क लावणे , सामाजिक अंतर ठेवणे , हात वारंवार साबणाने 


धुणे / सॅनिटाईज करणे ) , सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांनी काटेकोरपणे 


पालन करावे . तसेच , सर्वांनी लवकरात लवकर लसीकरण करून 


घ्यावे 


तथापि , सदर आदेशात सर्व बाबी नमूद केले नसल्या तरी मागील उपोद्घातातील अ . क्र . ४ मधील आदेशानुसार सूट देण्यात आलेल्या 
बाबी / आस्थापना / नागरिक यांना शासनाकडून तसेच स्थानिक प्राधिकरणाकडून यापूर्वी वेळोवळी निर्गमित करणेत आलेले कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / 
शिष्टाचाराचे पालन करणे बंधनकारक राहील . ज्या व्यक्ती / आस्थापना / घटक या कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत 
त्या यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दंडास पात्र राहतील . तसेच सदर नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेस 
कोविड -१ ९ विषाणू संसर्ग अधिसूचना अस्तित्वात आहे तोपर्यंत बंद करणेत येईल . 


सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय , पोलीस स्टेशन , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 


तहसील कार्यालय / पंचायत समिती / नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे . सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे . प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन / घटना व्यवस्थापक / उपविभागीय 


दंडाधिकारी / 

/ तालुका दंडाधिकारी / गट विकास अधिकारी / संबंधित नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यामार्फत 


कोटकोरपणे करण्यात यावी . 


सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती , समूह , संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ , 


साथ प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ तसेच भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र 


राहतील . 


सदरचा आदेश दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढील आदेश होईतोपर्यंत अंमलात राहील . 


मनीषा खत्री , 


( भा.प्र.से. ) , 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३ ऑगस्ट २०२१ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 4698 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Shri . M. A. Shinde , 
District Judge - 10 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for eight ( 8 ) days from 20th 
November 2020 to 27th November 2020 prefixing 
Diwali holidays falling from 13th November 2020 
to 19th November 2020 and suffixing holidays 
falling on 28th November 2020 and 29th November 
2020 with permission to leave headquarter with 
effect from 12th November 2020 after office hours 
to 30th November 2020 before office hours . 


2 


Shri . B. K. Gawande , 
8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Earned Leave for six ( 6 ) days from 20th November 
2020 to 25th November 2020 prefixing Diwali 
holidays falling from 13th November 2020 to 19th 
November 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 12th November 2020 
after office hours to 26th November 2020 before 


office hours . 


3 


Smt . M. D. Kamble , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 20th 
November 2020 to 23rd November 2020 prefixing 
Diwali holidays falling from 13th November 2020 
to 19th November 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 14th November 2020 
after office hours to 24th November 2020 before 


office hours . 


4 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 10th 
November 2020 to 12th November 2020 suffixing 
Diwali holidays falling from 13th November 2020 
to 19th November 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 10th November 2020 
after office hours to 16th November 2020 before 


office hours 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


१७ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . M. A. Shinde , 
District Judge - 10 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik and order in respect of charge during 
Diwali holidays will be passed separately . 


2 


Shri . B. K. Gawande , 
8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . H. U. Joshi , 
9th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik and 
order in respect of charge during Diwali holidays 
will be passed separately . 


3 


Smt . M. D. Kamble , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


Smt . A. M. Tamane , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
and order in respect of charge during Diwali 
holidays will be passed separately . 


4 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 10th November 2020 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./7322/2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . N. S. Sayyad , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Earned Leave from 25th November 
2020 to 27th November 2020 suffixing 
holiday on 28th November 2020 and 
29th November 2020 with permission 
to leave Head Quarters from 24th 
November 2020 after office hours till 
30th November 2020 before office 
hours . 


Smt . V. C. Deshpande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


2 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Newasa . 


Earned Leave from 23rd November 
2020 to 27th November 2020 prefixing 
holiday on 22nd November 2020 and 
suffixing holiday on 28th November 
2020 and 29th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 21st November 2020 after office 
hours till 30th November 2020 before 
office hours . 


21st November 2020 
after office hours to 
23rd November 2020 
before office hours 
Smt . A. B. Niware , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


23rd November 2020 
after office hours to 
30th November 2020 
before office hours 
Smt . P. V. Raut , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

ASHOKKUMAR B. BHILLARE , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 1st December 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० 
रोजीचे मध्यानोत्तर पावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 


आदेश 


येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / ३८०० / २०२०.- श्री . सुजीत अंबादास राठोड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०२० पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात आलेली आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजू अशोक शिवरात्री यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजीत अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


श्री . राजू अशोक शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 


कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश शिवाजीराव 


वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे . 


श्री . सुजीत अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजू 
अशोक शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यापदी स्थानापन्न 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजीत 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


मंगला जनार्दन धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , २४ नोव्हेंबर २०२० . 


धुळे , २४ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 
तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 

दिनांक 

२२ 

ऑक्टोबर २०१० . 


( २ ) श्री . एस . व्ही . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


, 


क्रमांक बी -२ / ३८०१ / २०२०.- श्री . राजू अशोक शिवरात्री , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , साक्री यांना दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० ( चौथा शनिवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर 


स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचा 
जावक क्रमांक १२२५/२०२० , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० 


रोजीचा अर्ज . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


क्रमांक आस्था / ६१ ९९ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


Order 


No. EST / 5350 / 2020.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order . 


श्री . एस . व्ही . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना संदर्भीय शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . व्ही . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


Earned Leave for Four ( 4 ) days from 14th 
December 2020 to 17th December 2020 
prefixing holidays falling on 12th December 2020 
and 13th december 2020 with permission to 
leave headquarter with effect from 12th 
December 2020 after Lok - Adalat to 18th 
December 2020 before office hours is hereby 
granted to Smt . A. M. Tamane , 3rd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


नाशिक , २ डिसेंबर २०२० . 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 

तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


( २ ) श्री . एस . बी . काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 

व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , निफाड यांचा जावक 
क्रमांक २२८/२०२० , दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजीचा 
अर्ज . 


Charge during the absence of Smt . A. M. 
Tamane , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon 
is kept with Shri . Y. P. Pujari , 4th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / ६४१ ९ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . एस . बी . काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , निफाड यांना संदर्भीय शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


Certified that Smt . A. M. Tamane would have 
continued to officiate in the post of 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon if she had not 
proceeded on leave for the period from 14th 
December 2020 to 17th December 2020 [ Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981 ] . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . बी . काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , निफाड यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


Casual Leave on 14th December 2020 
( Second Half ) , 15th December 2020 and 16th 
December 2020 is hereby cancelled . 


> 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


नाशिक , १० डिसेंबर २०२० . 


Nashik , 10th December 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


२१ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 5285 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 . 


Period 

3 


1 


Shri . S. T. Doke , 
District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 8th December 
2020 to 11th December 2020 with permission to 
leave headquarter with effect from 7th December 
2020 after office hours to 12th December 2020 
before office hours . 


2 


Smt . P. V. Hingne , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Extension of Earned Leave for four ( 4 ) days from 
6th December 2020 to 9th December 2020 is 
hereby granted in continuation of Earned leave 
from 30th November 2020 to 5th December 2020 
previously granted . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . S. T. Doke , 
District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 


Shri . P. D. Digraskar , 
Extra Joint District Judge and Additional Sessions 
Judge , Niphad . 


2 


Smt . P. V. Hingne , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . S. K. Dhekale , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 8th December 2020 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 5369 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Period 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


3 


1 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 8th December 
2020 to 11th December 2020 with permission to 
leave headquarter with effect from 7th December 
2020 after office hours to 12th December 2020 
before office hours . 


2 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two ( 2 ) days from 20th November 2020 and 
21st November 2020 prefixing Diwali holidays 
falling from 13th November 2020 to 19th 
November 2020 and suffixing Sunday falling on 
22nd December 2020 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri . 


2 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Smt . L. K. Sapkal , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 9th December 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


२३ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


१ 


२ 
हे . आर 


गाव कोणे- चालू 


२३६ 


० 


८४ 


: 


२३७ 


O 


८४ 


.. 


२३८ 


O 


८४ 


. 


२३ ९ 


८४ 


.. 


३४७ 


0 


१७ 


.. 


३४८ 


० २५ 


३४४ - अ 


.. 


१ ० ९ 


३४४ - ब 


० ७५ 


. 


३३ ९ 


अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 
( पहा - कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 

( पहा - नियम ३.०० ) 
क्रमांक ककावि / प्रशा -४ / ६३८३ / २०१६ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 
चे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय 
झाला आहे की , सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व 
प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , सागर ज्ञानदेव 
शिंदे , कार्यकारी अभियंता , नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे 
पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक 
आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , 
कोणे , तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , नाशिक , 
नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक , सिंचन शाखा , त्र्यंबक , तालुका 
नाशिक , नाशिक उजवा तट कालवा , उपविभाग नाशिक , नाशिक व 
विभागीय कार्यालयाचे सूचनाफलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 

मी , सागर ज्ञानदेव शिंदे , कार्यकारी अभियंता , नाशिक पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर 
पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 
नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


३ १७ 


१ 


० ३५ 


.. 


२ 


0 


०४ 


३ 


० ०३ 


.. 


४ 


. 


१२ 


.. 


५ 


O 


०६ 


२३७ 


O 


०८ 


२३ ९ 


२ ७५ 


.. 


.. 


१ ६२ 


३५६ 
१४/१ 


० २ ९ 


. 


१५ 


२२ 


.. 


१६ 


१ ११ 


.. 


१७ 


O 


.. 


८३ 


१८ 


O 


०७ 


१ ९ 


० 


२० 


.. 


२० 


.. 


० 


१७ 


.. 


नाशिक उजवा तट कालवा 


२१ 


O 


२२ 


. 


.. 


२२ 


.. 


० ० ९ 


: 


प्रवाही पाणीवापर संस्था 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक 


२३ 


0 


१३ 


गट नंबर 


क्षेत्र 


२४ 


... 


० ० ९ 


सी.सी.ए. 


२५ 


० ०८ 


.. 


२६ 


O 


४० 


. 


१ 


२ 


२७ 


हे . आर 


O 


१६ 


. 


२८ 


० ५६ 


.. 


गाव कोणे 


३ ९ 


१ 


00 


२२१ 


१ ११ 


४० 


: : : : : 


० ५४ 


२२१ 


१ ११ 


४२ 


o 


४२ 


.. 


२२१ 


१ ११ 


४३ 


० ३३ 


: 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


क्षेत्र 


सी.सी.ए. 


सी.सी.ए. 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


.7 


आर 


गाव कोणे- चालू 


गाव कोणे- चालू 


४४ 


० ४६ 


२ ९९ 


० ५ ९ 


४५ - अ 


O 


१५ 


२ ९९ 


० ५ ९ 


: 


४५ - ब 


० २५ 


२ ९९ 


० ५ ९ 


.. 


४५ - ब 


O 


१ ९ 


२ ९९ 


० ३ 


. 


४६ 


O 


३२ 


२ ९९ 


.. 


० २ ९ 


४७ 


o 


१२ 


२ ९९ 


० ५ ९ 


. 


O 


४७ 


२ ९ ८ 


.. 


४२ 


१२ 


O 


४७ 


O 


२ ९ ८ 


४१ 


१२ 


० 


२ ९ ८ 


0 


४१ 


.. 


४८ 


४१ 


२ ९ ८ 


० ४२ 


४८ 


0 


४१ 


. 


२ ९ ५ 


२ ३५ 


.. 


४ ९ 


O 


२८ 


१ ६८ 


.. 


५० 


0 


०५ 


० ३५ 


.. 


. 


३५३ 


० ०६ 


२ ९ ४ / १ 
२ ९ ४ / २ 
२ ९ ४ / ३ 
२ ९ ४ / ४ 


० ३५ 


: 


.. 


३४३ 


O 


११ 


१ ३ ९ 


३५५ 


o 


०७ 


३५२ 


० ० ९ 


.. 


३५१ 


O 


४० 


३५२ 


0 


२७ 


.. 


३५० 


० 


१३ 


. 


३५२ 


11 


O 


० ९ 


३५० 


0 


१३ 


३५४ 


.. 


O 


१२ 


३३ ९ 


३ १७ 


३५४ 


O 


०६ 


.. 


३४८ 


० २५ 


३५४ 


० ०६ 


३४ ९ 


० ०६ 


. 


३५४ 


0 


१२ 


३४ ९ 


O 


१२ 


३५४ 


.. 


0 


८३ 


३४ ९ 


० ०६ 


गाव वेळे 


३४६ 


० २० 


३५ 


२ ७२ 


३०१ 


० ४३ 


३४ 


२ ७२ 


. 


३०१ 


O 


२१ 


३६ - अ 


२ ३५ 


: 


३०१ 


O 


२१ 


३६ - अ / १ 


२ १८ 


.. 


३०२ 


० ८८ 


३६ - अ / २ 


11 


२ १७ 


३०० 


० ०३ 


३६ - ब 


: 


.. 


२ २६ 


३०० 


० ०३ 


३६ - ब / १ 


१ १३ 


३०० 


० ०६ 


३६ - ब / २ 


१ १२ 


३०० 


0 


०१ 


३७ 


२ १३ 


३०० 


३७ 


. 


०१ 


२ १२ 


.. 


३०० 


o 


०१ 


३ ९ 


० ०६ 


३०५ 


० ५३ 


३ ९ 


३ ४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


२५ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


क्षेत्र 


सी.सी.ए. 


सी.सी.ए. 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


४ 
. 


आर 


गाव वेळे- चालू 


गाव वेळे- चालू 


३ ९ 


३ ४६ 


१ ३६ 


: 


२ २४ 


.. 


१ २ ९ 


: 


३८/१ 
३८/२ 


२ २३ 


५३/५ 
५३/४ 
५३/३ 
५३/२ 
५३/१ 


१ ७४ 


. 


१ ६२ 


१ ६८ 


.. 


: : : : 


१ ६२ 


२ ०८ 


३८/३ 
३८/४ 
३८/५ 
३८/६ 


.. 


१ ६२ 


५४ 


२ २० 


.. 


१ ६२ 


५४ 


२ ०७ 


. 


४७ 


२ ८५ 


५५ 


... 


१ २१ 


: 


४४ 


४ ९ 


. 


२ ३० 


२ ७ ९ 


४५ 


४ ०२ 


" 


४ ९ 


२ ३० 


गाव साप्ते 


४ ९ 


० 


६० 


४८ 


० ० ९ 


८/३ 
८/२ 


० 


६० 


५५ 


१ २१ 


. 


५ 


१ ४७ 


५४ 


३ २७ 


१ ०० 


५७ 


० 


८६ 


: : : : 


१ 


00 


५७ 


O 


८६ 


६/२ 
६/१ 
6/3 
७/२ 
७/१ 


० 


( 99 


.. 


५७ 


. 


८६ 


O 


७७ 


.. 


५७ 


O 


८६ 


. 


० ७८ 


- 


० 


८६ 


: 


o 


३४ 


. 


0 


७१ 


११/४ 
११/३ 
११/२ 


o 


३४ 


० 


७१ 


० ३४ 


.. 


0 


७१ 


११/१ 


० ३४ 


.. 


O 


७१ 


१२ 


० ३६ 


५७ 


. 


१२ 


O 


३६ 


O 


५७ 


. 


१२ 


० ३६ 


० ५७ 


१२ 


० ३६ 


.. 


५७ 
५६/२/४ 
५६/२/३ 
५६/२/२ 
५६/२/१ 
५६/१/५ 
५६/१/४ 
५६/१/३ 
५६/१/२ 
५६/१/१ 
५०/३ 
५०/२ 
५०/१ 
५२/३ 
५२/२ 
५२/१ 


O 


५७ 


१३ 


३ २३ 


. 


० ५७ 


१४ 


.. 


० ३१ 


१ २८ 


. 


१४ 


o 


३१ 


१ २८ 


१४ 


० ३१ 


.. 


१ २८ 


१४ 


O 


.. 


३१ 


१ ९ ६ 


८१ 


. 


१० 


१ ९ ६ 


७१ 


.. 


0 


६५ 


१ ९ ५ 


७१ 


o 


०१ 


.. 


५१ 


२ ३८ 


७७ 


.. 


O 


९ १ 


. 


.. 


५१ 


२ ३८ 


७६ 


० ३४ 


: 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


क्षेत्र 


सी.सी.ए. 


सी.सी.ए. 


१ 


२ 


१ 


२ 


४ 
. 


आर 


.7 


आर 


गाव साप्ते- चालू 


गाव साप्ते 


चालू 


७६ 


० ०८ 


० ३६ 


७६ 


० 


०८ 


: 


० ३६ 


: 


७६ 


० 


०८ 


० 


६ ९ 


७६ 


० ० ९ 


. 


६१ 


: 


: : : : 


७५ 


० ९ २ 


१५/२ 
१५/१ 
१ ९ / ५ 
१ ९ / २ 
१ ९ / ४ 
१ ९ / ३ / २ 
१ ९ / ३ / १ 
१ ९ / २ 
१ ९ / १ 


.. 


२ ३७ 


.. 


७५ 


० ४६ 


O 


८७ 


.. 


०४६ 


. 


. 


O 


७४ 


0 


१३ 


: 


० 


८८ 


O 


१३ 


.. 


१ १२ 


० १३ 


१८ 


.. 


३ ४६ 


.. 


0 


१२ 


१८ 


३ ४६ 


. 


७५ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/२ 
७४/१ 


O 


१३ 


१६ 


० २० 


. 


० १३ 


. 


१६ 


o 


९ ४ 


O 


१३ 


१७ 


३ ०८ 


0 


१३ 


3 


1 


० ७८ 


: : : : 


१ ०३ 


० ५१ 


। 


४/४ 
8/3 


७३ 


O 


४० 


० ५१ 


.. 


७३ 


० २० 


. 


४/२ 


.. 


० ५० 


७३ 


O 


४० 


: 


३ 


० ७८ 


. 


७३ 


O 


४० 


२ 


1 


३ ४७ 


७३ 


0 


२० 


१ 


३ ७६ 


. 


७२ 


१ १८ 


४/१ 


० ५० 


४/१ 


० ५० 


२० 


० ०६ 


.. 


८८ 


० 


११ 


. 


२१ 


o 


२१ 


.. 


८७ 


O 


१० 


. 


२ 


00 


. 


८६ 


0 


०७ 


२ ६० 


.. 


८५ 


० ७६ 


८० - ब / १ 
२७/१ 
२७/२ 
२७/३ 


२ ०० 


८५ 


० ७६ 


१ ०० 


८५ 


० ७६ 


. 


८५ 


० ७६ 


एकूण . 


२१५ ०० 


८५ 


० ७६ 


८४ 


O 


२० 


८३ 


सागर ज्ञानदेव शिंदे , 

कार्यकारी अभियंता , 
नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


O 


९ ० 


८२ 


0 


२० 


नाशिक , १४ जुलै २०२१ . 


० ३६ 


. 


१५/४ 
१५/३ 


O 


३६ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


२७ 


नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


नाशिक उजवा तट कालवा , उपविभाग नाशिक 


प्रवाही पाणीवापर संस्था , कोणे , तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक 


लाभधारक सभासद यादी 


अ . क्र . 


लाभधारक सभासदाचे नाव 


गावाचे 


सर्व्हे नंबर / 


सभासदाचे 


शेरा 


सभासदाचे 
भिजणारे 


नाव 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


त्र्यंबक मावंजी उदार 


कोणे 


२२१ 


१ ११ 


२ 


शंकर मावजी उदार 


कोणे 


२२१ 


१ ११ 


३ 


देवराम मावंजी उदार 


कोणे 


२२१ 


१ ११ 


४ 


किसन सोमा उदार 


कोणे 


२३६ 


० 


८४ 


५ 


गोविंद सोमा उदार 


कोणे 


२३७ 


O 


८४ 


६ 


कोणे 


२३८ 


० 


८४ 


पांडु सोमा उदार 
विठ्ठल सोमा उदार 


कोणे 


२३ ९ 


० 


८४ 


८ C 


हरि धर्मा उदार व इतर २ 


कोणे 


३४७ 


० 


१७ 


९ 


धर्मा हरि उदार व इतर १ 


कोणे 


३४८ 


० २५ 


१० 


हरि काशिनाथ उदार व इतर ४ 


कोणे 


३४४ - अ 


१ ० ९ 


कोणे 


३४४ - ब 


० ७५ 


११ तुळसाबाई गोपाळा महाले व इतर ४ 
१२ हौसाबाई हौशाराम महाले 


कोणे 


३३ ९ 


३ १७ 


१३ 


नाना राघो दिघे 


कोणे 


१ 


० ३५ 


१४ 


गिरजाबाई सोमनाथ पालवे 


कोणे 


२ 


०४ 


१५ 


शंकर गोपाळा उदार 


कोणे 


३ 


० ०३ 


१६ 


गणपत संतु उदार 


कोणे 


४ 


१२ 


१७ 


नाभा कमळा उदार 


कोणे 


५ 


० ०६ 


१८ मुकुंदा गोपाळा उदार 


कोणे 


२३७ 


० ०८ 


१ ९ 


रामदास वामन उदार 


कोणे 


२३ ९ 


२ ७५ 


२० 


काळु धर्मा फरके 


कोणे 


३५६ 


१ ६२ 


२१ 


धोंडीराम शिवराम फरके 


कोणे 


१४/१ 


० २ ९ 


२२ 


केरु धर्मा फरके 


कोणे 


१५ 


० २२ 


२३ आहिल्याबाई चंद्रकांत महाले 


कोणे 


१६ 


१ ११ 


२४ 


नाना राघो दिघे 


कोणे 


१७ 


O 


८३ 


२५ भागाबाई वसंत तलवारे 


कोणे 


१८ 


0 


०७ 


२६ 


सुका गोपाळा उदार 


कोणे 


१ ९ 


० २० 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोणे- चालू 


२७ मनोहर गणपत उदार 


कोणे 


२० 


१७ 


२८ 


शंकर मावजी उदार 


कोणे 


२१ 


० २२ 


२ ९ मुकुंदा गोपाळा उदार 


कोणे 


२२ 


० ० ९ 


३० 


नथु काशिराम उदार 


कोणे 


२३ 


० १३ 


३१ 


मंगा काशिनाथ उदार 


कोणे 


२४ 


० ० ९ 


३२ 


रखमाबाई चंदर उदार 


कोणे 


२५ 


0 


०८ 


३३ 


वसंत गंगाराम उदार 


कोणे 


२६ 


० ४० 


कोणे 


२७ 


० १६ 


३४ हिराबाई काशिनाथ उदार 
३५ हौसाबाई गोपाळा उदार 


कोणे 


२८ 


० ५६ 


३६ 


एकनाथ यशवंत उदार व इतर ७ 


कोणे 


३ ९ 


१ 


00 


कोणे 


४० 


० ५४ 


कोणे 


४२ 


० ४२ 


३७ रखमाबाई काळु खोटरे 
३८ देवळाबाई रघु साळवे व इतर ६ 
३ ९ हिराबाई कोडाजी पगारे व इतर १० 

भिमा पुंडलीक साळवे व इतर २ 
उल्हास साळळीराम साळवे व इतर २ 


कोणे 


४३ 


० ३३ 


४० 


कोणे 


४४ 


० ४६ 


४१ 


कोणे 


४५ अ 


0 


१५ 


४२ 


अझहर अब्दुलबशिर बन्सारी 


कोणे 


४५ ब 


० २५ 


४३ 


उल्हास साळळीराम साळवे 


कोणे 


४५ ब 


० १ ९ 


४४ तुळसाबाई सदु चौधरी व इतर ५ 


कोणे 


४६ 


० ३२ 


४५ 


त्र्यंबक मावंजी उदार 


कोणे 


४७ 


० १२ 


४६ 


रवि शंकर उदार व इतर २ 


कोणे 


४७ 


० 


१२ 


४७ 


देवराम मावंजी उदार 


कोणे 


४७ 


O 


१२ 


४८ 


हिरामन भिमा साळवे व इतर ११ 


कोणे 


४८ 


० ४१ 


४ ९ 


शालीनी रमेश साळवे व इतर १३ 


कोणे 


४८ 


० 


४१ 


५० 


अझहर अब्दुलबशिर बन्सारी 


कोणे 


४ ९ 


O 


२८ 


५१ मंजुळाबाई बाबुराव गायकवाड 


कोणे 


५० 


० ०५ 


५२ 


वसंत गंगाराम उदार 


कोणे 


३५३ 


० ०६ 


५३ 


धर्मा रामजी उदार व इतर ४ 


कोणे 


३४३ 


O 


११ 


५४ 


गंगाराम विठ्ठल उदार 


कोणे 


३५५ 


० 


०७ 


५५ धर्मा रामजी उदार व इतर ४ 


कोणे 


३५१ 


० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोणे 


चालू 


५६ 


गणपत संतु उदार 


कोणे 


३५० 


० १३ 


कोणे 


३५० 


० १३ 


५७ पांडुरंग संतु उदार 
५८ हौसाबाई गोपाळा उदार 


कोणे 


३३ ९ 


३ १७ 


५ ९ 


हरी विठ्ठल उदार 


कोणे 


३४८ 


० २५ 


६० 


कचरु किसन उदार 


कोणे 


३४ ९ 


० ०६ 


कोणे 


३४ ९ 


O 


१२ 


६१ सखुबाई गोपाळा उदार व इतर ३ 
६२ बाळु धर्मा उदार 


कोणे 


३४ ९ 


० ०६ 


६३ 


काशिबाई बाळु उदार व इतर ६ 


कोणे 


३४६ 


० २० 


६४ सुका 

सुका गोपाळा उदार 


कोणे 


३०१ 


० ४३ 


६५ 


सोमा रामा उदार 


कोणे 


३०१ 


० २१ 


६६ 


मनोहर गणपत उदार व इतर २ 


कोणे 


३०१ 


० २१ 


६७ पांडु सोमा उदार व इतर 


कोणे 


३०२ 


O 


८८ 


६८ लक्ष्मीबाई यशवंत उदार ७ 


कोणे 


३०० 


० ०३ 


६ ९ 


सोमा रामा उदार व इतर ४ 


कोणे 


३०० 


० ०३ 


७० 


गोपाळा बाळा उदार 


कोणे 


३०० 


० ०६ 


७१ 


त्र्यंबक माजी उदार 


कोणे 


३०० 


o 


०१ 


७२ 


रवि शंकर उदार व इतर २ 


कोणे 


३०० 


O 


०१ 


७३ 


देवराम मावंजी उदार 


कोणे 


३०० 


०१ 


७४ 


गिरणाबाई सोमनाथ पालवे व इतर ५ 


कोणे 


३०५ 


० ५३ 


७५ 


चंद्रकांत गोपाळा उदार व इतर ३ 


कोणे 


२ ९९ 


० ५ ९ 


७६ 


भागाबाई वसंत तलवारे व इतर ३ 


कोणे 


२ ९९ 


० ५ ९ 


৩9 


रमेश वामन उदार व इतर ५ 


कोणे 


२ ९९ 


० ५ ९ 


७८ 


वसंत गंगाराम उदार 


कोणे 


२ ९९ 


० ३ 


७ ९ 


नवसु गंगाराम उदार 


कोणे 


२ ९९ 


० २ ९ 


८० 


चंद्रकांत गोपाळा उदार व इतर ३ 


कोणे 


२ ९९ 


० ५ ९ 


८१ 


धोंडीराम शिवराम फरके 


कोणे 


२ ९ ८ 


० ४२ 


कोणे 


२ ९ ८ 


४१ 


८२ सुका हरी फरके व इतर २ 
८३ कोंड्याबाई किसन वाघ 


कोणे 


२ ९ ८ 


० ४१ 


८४ बुधाबाई सदु दिवे व इतर १२ 


कोणे 


२ ९ ८ 


० ४२ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोणे- चालू 


कोणे 


२ ९ ५ 


२ ३५ 


८५ बाळु धर्मा उदार 
८६ रखमाबाई काशिनाथ चौधरी व २ 


कोणे 


२ ९ ४ / १ 


१ ६८ 


८७ 


कचरु किसन उदार 


कोणे 


२ ९ ४ / २ 


० ३५ 


कोणे 


२ ९ ४ / ३ 


० ३५ 


कोणे 


२ ९ ४ / ४ 


१ ३ ९ 


८८ बाळु धर्मा उदार 
८ ९ गंगाराम विठ्ठल उदार 
९ ० विठ्ठल रामा खोटरे व इतर १ 
९ १ धर्मा नावजी खोटरे व इतर ५ 
९ २ 

आनंदा मुकुंदा खोटरे व इतर ४ 


कोणे 


३५२ 


० ० ९ 


कोणे 


३५२ 


० २७ 


कोणे 


३५२ 


० ० ९ 


९ ३ 


महादु अमृता उदार व इतर २ 


कोणे 


३५४ 


० 


१२ 


कोणे 


३५४ 


० ०६ 


९ ४ विठ्ठल रघो खोटरे व इतर १ 
९ ५ निवृत्ती मुकुंदा खोटरे व इतर ४ 


कोणे 


३५४ 


. 


०६ 


९ ६ 


धर्मा रामजी उदार व इतर ३ 


कोणे 


३५४ 


० 


१२ 


९ ७ 


सोमा नावजी खोटरे 


कोणे 


३५४ 


० ०८३ 


गाव वेळे 


१ 


बुधा काळु बेंडकोळी व इतर ६ 


वेळे 


३५ 


२ ७२ 


२ 


रामचंद्र सखाराम लिलके 


वेळे 


३४ 


२ ७२ 


३ 


वेळे 


३६ अ 


२ ३५ 


आनंदा सदु बेंउकोळी व इतर ३ 
बुधा काळु बेंडकोळी व इतर ५ 


४ 


वेळे 


३६ - अ / १ 


२ १८ 


महादु विठु बेंडकोळी 


वेळे 


३६ - अ / २ 


२ १७ 


६ 


वेळे 


३६ - ब 


२ २६ 


आनंदा सदु बेंडकोळी व इतर ३ 
बुधा काळु बेंडकोळी व इतर ५ 


७ 


वेळे 


३६ - ब / १ 


१ १३ 


८ C 


महादु विठु बेंडकोळी 


वेळे 


३६ - ब / २ 


१ १२ 


सुगंधा भरत माळेकर व इतर १ 


वेळे 


३७ 


२ १३ 


१० 


मंगला जनार्दन माळेकर व इतर १ 


वेळे 


३७ 


२ १२ 


११ 


अंबुजा धर्माजी बेंडकोळी 


वेळे 


३ ९ 


० ०६ 


१२ 


पंढरीनाथ हरि बेंडकोळी 


वेळे 


३ ९ 


३ ४६ 


१३ 


रामचंद्र हरी बेंडकोळी 


वेळे 


३ ९ 


३ ४६ 


१४ 


विश्वनाथ चंदर बेंडकोळी व इतर ४ 


वेळे 


३८/१ 


२ २४ 


१५ 


सावळीराम शंकर बेंडकोळी 


वेळे 


३८/२ 


२ २३ 


१६ बुधाबाई गणपत बेंडकोळी व इतर ६ 


वेळे 


३८/३ 


१ ६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


३१ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वेळे - चालू 


१७ 


सिताराम गणपत बेंडकोळी 


वेळे 


३८/४ 


१ ६२ 


१८ 


तानाजी गणपत बेंडकोळी 


वेळे 


३८/५ 


१ ६२ 


१ ९ 


सोमनाथ गणपत बेंडकोळी 


वेळे 


३८/६ 


१ ६२ 


वेळे 


४७ 


२ ८५ 


वेळे 


४ ९ 


२ ३० 


२० साळुबाई रामा बेंडकोळी व इतर ११ 
२१ यमुनाबाई पांडु घुटे व इतर ६ 
२२ शंकर गोविंदा घुटे 

रामचंद्र गोविंदा डगळे व इतर १७ 


वेळे 


४ ९ 


२ ३० 


२३ 


वेळे 


४ ९ 


५ ५ ९ 


२४ बुधाबाई गणपत बेंडकोळी व इतर ६ 


वेळे 


४८ 


० ० ९ 


२५ तुकाराम गोपाळा चौधरी 


वेळे 


५५ 


१ २१ 


२६ 


शिवराम पांडु जाधव 


वेळे 


५४ 


३ २७ 


२७ 


कचरु गणपत बेंडकोळी व इतर २ 


वेळे 


५७ 


O 


८६ 


वेळे 


५७ 


O 


८६ 


२८ मुकुंदा बाळु बेंडकोळी 
२ ९ किसन बाळु बेंडकोळी 


वेळे 


५७ 


O 


८६ 


३० 


राजाराम बाळु 

बेंडकोळी 


वेळे 


५७ 


० ८६ 


३१ 


आनंदा वाळु बेंडकोळी 


वेळे 


५७ 


O 


८६ 


३२ 


एकनाथ काशिराम चौधरी 


वेळे 


५६/२/४ 


o 


७१ 


३३ 


देवकाबाई नारायण चौधरी व इतर ३ 


वेळे 


५६/२/३ 


० ७१ 


३४ 


हिरामन काशिराम चौधरी 


वेळे 


५६/२/२ 


० 


७१ 


३५ 


आनंदा काशिराम चौधरी 


वेळे 


५६/२/१ 


० ७१ 


वेळे 


५६/१/५ 


० ५७ 


३६ कृष्णा राघो चौधरी व इतर १ 
३७ अर्जुन राघो चौधरी व इतर १ 
३८ दत्तु राधो चौधरी 


वेळे 


५६/१/४ 


० ५७ 


वेळे 


५६/१/३ 


० ५७ 


३ ९ 


रामदास राधो चौधरी 


वेळे 


५६/१/२ 


० ५७ 


४० 


बुधा राधो चौधरी 


वेळे 


५६/१/१ 


० ५७ 


४१ 


शंकर रामा चहाडे व इतर १ 


वेळे 


५०/३ 


१ २८ 


४२ 


लक्ष्मण गंगाराम चहाळे व इतर २ 


वेळे 


५०/२ 


१ २८ 


४३ 


काळु गोपाळा चहाळे 


वेळे 


५०/१ 


१ २८ 


४४ 


काशिराम आबा जाधव 


वेळे 


५२/३ 


१ ९ ६ 


४५ ढवळु काळु जाधव व इतर ४ 


वेळे 


५२/२ 


१ ९ ६ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वेळे - चालू 


४६ 


तुकाराम महादु जाधव 


वेळे 


५२/१ 


१ ९ ५ 


४७ साळुबाई रामा बेंडकोळी व इतर ४ 


वेळे 


५१ 


२ ३८ 


४८ 


राजाराम श्रावण बेंडकोळी 


वेळे 


५१ 


२ ३८ 


४ ९ 


काशिराम नारायण बेंडकोळी व इतर १४ 


वेळे 


५३/५ 


१ ३६ 


वेळे 


५३/४ 


१ २ ९ 


५० बुधा नारायण बेंडकोळी व इतर ८ 
५१ निवृत्ती गोपाळा बेंडकोळी 


वेळे 


५३/३ 


१ ७४ 


५२ 


सावळीराम काशिनाथ बेंडकोळी व इतर ५ 


वेळे 


५३/२ 


१ ६८ 


५३ 


धर्मा नारायण बेंडकोळी 


वेळे 


५३/१ 


२ ०८ 


वेळे 


५४ 


२ २० 


वेळे 


५४ 


२ ०७ 


५४ 

शिवराम पांडु जाधव 
५५ जिजाबाई शंकरराव वाघेरे 
५६ तुकाराम गोपाळा चौधरी व इतर ४ 

४ 
५७ देऊबाई सोमा बेंडकोळी 


वेळे 


५५ 


१ २१ 


वेळे 


४४ 


२ ७ ९ 


५८ 


धर्मा गोपाळा दिवे 


वेळे 


४५ 


४ ०२ 


गाव साप्ते 


१ 


साप्ते 


८/३ 


० ६० 


२ 


तुळशीराम मुकुंदा चौधरी 
देवराम मुकुंदा चौधरी 
मंगा राघो चौधरी 


साप्ते 


८/२ 


० ६० 


३ 


साप्ते 


५ 


१ ४७ 


४ 


त्रिंबक जिवा चौधरी 


साप्ते 


६/२ 


१ ०० 


५ 


वेणुबाई हरिदास पालवे 


साप्ते 


६/१ 


१ 


00 


६ 


मंगा राघो चौधरी 


साप्ते 


७/३ 


० ७७ 


७ 


निवृत्ती त्र्यंबक चौधरी 


साप्ते 


७/२ 


० ७७ 


८ 


लक्ष्मीबाई हरिदास पालवे 


साप्ते 


७/१ 


० ७८ 


९ 


बाळु सोमा चौधरी 


साप्ते 


११/४ 


० ३४ 


१० हनुमंत सोमा चौधरी 


साप्ते 


११/३ 


० ३४ 


११ 


विश्वनाथ सोमा चौधरी 


साप्ते 


११/२ 


० ३४ 


१२ 


दत्तात्रय सोमा चौधरी 


साप्ते 


99/9 


० ३४ 


१३ 


रामदास राघो चौधरी व इतर २ 


साप्ते 


१२ 


० ३६ 


साप्ते 


१२ 


० ३६ 


१४ विष्णु गंगाराम चौधरी 
१५ विठ्ठल काळु चौधरी व इतर ५ 


साप्ते 


१२ 


० ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


३३ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव साप्ते - चालू 


१६ 


काशिनाथ गोपाळा चौधरी 


साप्ते 


१२ 


० ३६ 


१७ 


साप्ते 


१३ 


३ २३ 


शंकर देवराम चौधरी व इतर १२ 
रामदास राघो चौधरी व इतर १ 


१८ 


साप्ते 


१४ 


० ३१ 


साप्ते 


१४ 


० ३१ 


१ ९ विष्णु गंगाराम चौधरी व इतर १ 
२० सोनाबाई देवराम महाले व इतर ५ 


साप्ते 


१४ 


० ३१ 


२१ 


काशिनाथ गोपाळा चौधरी 


साप्ते 


१४ 


० ३१ 


साप्ते 


८१ 


O 


१० 


साप्ते 


७१ 


० ६५ 


साप्ते 


७१ 


० 


०१ 


२२ मंगळु पांडु चौधरी व इतर १ 
२३ रंजनाबाई ऊर्फ पांडुरंग गोपाळा ठाकरे 
२४ अशोक गणेश कुलकर्णी 
२५ देवकाबाई नामदेव ठाकरे व इतर ७ 
२६ विष्णु धर्मा ठाकरे व इतर ९ 
२७ 

सिताराम रामदास ठाकरे 


साप्ते 


७७ 


० ९ १ 


साप्ते 


७६ 


० ३४ 


साप्ते 


७६ 


O 


०८ 


२८ 


रतन रामदास ठाकरे 


साप्ते 


७६ 


०८ 


२ ९ 


सोमनाथ रामदास ठाकरे 


साप्ते 


७६ 


० ०८ 


३० बाळु रामदास ठाकरे 


साप्ते 


७६ 


० ० ९ 


३१ 


साप्ते 


७५ 


० ९ २ 


३२ 


दगडु काळु ठाकरे 
रामदास दगडु ठाकरे 
काळु दगडु ठाकरे 


साप्ते 


७५ 


० ४६ 


३३ 


साप्ते 


७५ 


० ४६ 


३४ 


आनंदा काळु 

चौधरी 


साप्ते 


७४/२ 


O 


१३ 


३५ 


चंदर काळु 


चौधरी 


साप्ते 


७४/२ 


० १३ 


३६ 


दादा काळु 


चौधरी 


साप्ते 


७४/२ 


१३ 


४१ 


सिताराम 


काळु चौधरी 


साप्ते 


७४/२ 


० १२ 


४२ 


भागीरथ काळु 


चौधरी 


साप्ते 


७४/२ 


० १३ 


साप्ते 


७४/२ 


O 


१३ 


साप्ते 


७४/२ 


० १३ 


साप्ते 


७४/२ 


0 


१३ 


४३ राजाराम काळु चौधरी 
४४ कृष्णा नाना चौधरी व इतर १ 
४५ प्रकाश काळु चौधरी 
४६ पांडुरंग धर्मा चौधरी 
४७ मुरलीधर किसन चौधरी व इतर २ 
४८ 

मनोहर गणपत चौधरी 


साप्ते 


७४/१ 


१ ०३ 


साप्ते 


७३ 


० ४० 


साप्ते 


७३ 


० २० 


साप्ते 


७३ 


० 


४० 


४ ९ देवराम मुकुंदा चौधरी 
५० गंगुराम रामदास भरसट व इतर ३ 


साप्ते 


७३ 


० 


४० 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव साप्ते - चालू 


५१ 


शांताराम सिताराम वाघेरे 


साप्ते 


७३ 


० २० 


५२ 


चंद्रभागाबाई जगन्नाथ साळवे व इतर १४ 


साप्ते 


७२ 


१ १८ 


५३ 


दत्तात्रय सोमा चौधरी 


साप्ते 


४/१ 


० ५० 


५४ 


सोमा गोपाळा चौधरी 


साप्ते 


८८ 


११ 
१० 


५५ 


मनोहर सोमा ठाकरे 


साप्ते 


८७ 


. 


साप्ते 


८६ 


०७ 


साप्ते 


८५ 


० ७६ 


साप्ते 


८५ 


० ७६ 


५६ 

काशिनाथ धोंडु ठाकरे व इतर ३ 
५७ रामदास राघो चौधरी व इतर २ 
५८ विष्णु गंगाराम चौधरी व इतर १ 
५ ९ सखुबाई गोपाळा उदार 
६० गंगुबाई गोपाळा खोटरे व इतर ५ 
६१ 

काशिनाथ गोपाळा चौधरी 


साप्ते 


८५ 


० ७६ 


साप्ते 


८५ 


० ७६ 


साप्ते 


० ७६ 


६२ 


साप्ते 


८४ 


० २० 


बाळु रामा ठाकरे व इतर ९ 
आनंदा काशिराम चौधरी व इतर ९ 


६३ 


साप्ते 


८३ 


० ९ ० 


६४ 


शंकर देवराम चौधरी व इतर ९ 


साप्ते 


८२ 


० २० 


साप्ते 


१५/४ 


० ३६ 


६५ बाळु सोमा चौधरी 
६६ हनुमंत सोमा चौधरी 


साप्ते 


१५/३ 


० ३६ 


६७ 


विश्वनाथ सोमा चौधरी 


साप्ते 


१५/२ 


० ३६ 


६८ 


दत्तात्रय सोमा चौधरी 


साप्ते 


१५/१ 


० ३६ 


साप्ते 


१ ९ / ५ 


० ६ ९ 


साप्ते 


१ ९ / २ 


०६१ 


साप्ते 


१ ९ / ४ 


२ ३७ 


६ ९ ढवळु गोपाळा ठाकरे व इतर १ 
७० 

मनोहर विश्वनाथ ठाकरे व इतर ५ 
७१ 

काशिनाथ धोंडु ठाकरे व इतर २ 
७२ चंदर काळु ठाकरे 
७३ पोपट काळु ठाकरे 
७४ 

दगडु गणपत ठाकरे 
७५ धर्मा रामा ठाकरे 


साप्ते 


१ ९ / ३ / २ 


O 


८७ 


साप्ते 


१ ९ / ३ / १ 


O 


७४ 


साप्ते 


१ ९ / २ 


O 


८८ 


साप्ते 


१ ९ / १ 


१ १२ 


साप्ते 


१८ 


३ ४६ 


৩9 


साप्ते 


१८ 


३ ४६ 


७६ देवराम मुकुंदा चौधरी 

पार्वताबाई आनंदा भोये व इतर ७ 
७८ मुकुंदा बाळु बेंडकोळी 
७ ९ ममताबाई नवसु खाडे 
८० मुकुंदा बाळु बेंडकोळी व इतर १४ 


साप्ते 


१६ 


० २० 


साप्ते 


१६ 


० ९ ४ 


साप्ते 


१७ 


३ ०८ 


८१ 


हिरामन काशिराम चौधरी व इतर ९ 


साप्ते 


३ 


० ७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


३५ 


लाभधारक सभासद यादी 

- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव साप्ते - चालू 


८२ बाळु 


साप्ते 


४/४ 


० ५१ 


बाळु सोमा चौधरी 
८३ हनुमंत सोमा चौधरी 


साप्ते 


४/३ 


० ५१ 


८४ 


विश्वनाथ सोमा चौधरी 


साप्ते 


४/२ 


० ५० 


साप्ते 


३ 


० ७८ 


८५ हिरामन काशिराम चौधरी 
८६ मुकुंदा बाळु बेंडकोळी 


साप्ते 


२ 


३ ४७ 


८७ 


चेतन दिलीप पाटकर 


साप्ते 


१ 


३ ७६ 


८८ 


दत्तात्रय शोभा चौधरी 


साप्ते 


8/9 


० ५० 


८ ९ छबु उमा बेंडकोळी 


साप्ते 


२० 


० ०६ 


९ ० 


कचरी बाप भिका बेंडकोळी 


साप्ते 


२१ 


० २१ 


९ १ 


वामन भिका गारे 


साप्ते 


८० - ब / १ 


२ ०० 


९ २ सोमाबाई नामदेव मेंढे 


साप्ते 


२७/१ 


२ ६० 


९ ३ 


तुकाराम महादु जाधव 


साप्ते 


२७/२ 


२ ०० 


९ ४ 


भागीराम तुकाराम जाधव 


साप्ते 


२७/३ 


१ 


०० 


एकूण 


२१५ ०० 


गोषवारा 


संस्थेचे नाव : प्रवाही पाणीवापर संस्था मर्यादित , कोणे , तालुका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक 


संस्थेचे नाव 


प्रकल्पाचे नाव 


गावाचे नाव 


विमोचक 


लाभधारकांचे क्षेत्र 


पान नंबर 


क्रमांक 


एकूण क्षेत्र 


भिजणारे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हे . आर 


हे . आर 


पाणीवापर संस्था 


नाशिक उजवा 


कोणे 


कोणे 


४५ ९ ६ 


४५ ९ ६ 


मर्यादित , 


तट कालवा , 


वेळे 


१०१ ३४ 


१०१ ३४ 


नाईकवाडी . 


नाशिक . 


साप्ते 


६७ ७० 


६७ ७० 


एकूण .. 


२१५ ०० 


सागर ज्ञानदेव शिंदे , 

कार्यकारी अभियंता , 
नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १४ जुलै २०२१ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Notification - III 


Schedule 


Nashik Irrigation Division 


Maharashtra Management of Irrigation System 

by Farmers Act , 2005 . 


Nashik Right Bank Canal , 


district Nashik , taluka Nashik , village Kone 


( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 ) 


Gat No. 


C.C.A. 


( See- Rule 3.00 ) 


1 


2 


H.A. 


221 


1 11 


.. 


221 


1 11 


.. 


क्रमांक ककावि / प्रशा -४ / ६३८३ / २०१६ / सन २०२१.- Whereas , 
it has been decided to delineate the area of 
Operation of Water User's Association ( WUA's ) 
on hydraulic basis and as per administrative 
convenience under Section 6.00 and Rule 3.00 of 
the Maharashtra Management of Irrigation System 
by Farmers Act , 2005 . 


221 


1 11 


... 


236 


0 84 


... 


237 


0 84 


.. 


238 


.. 


0 84 


239 


0 84 


.. 


347 


017 


.. 


348 


0 25 


I , Sagar Dnyandeo Shinde , the Executive 
Engineer , Nashik Irrigation Division , Nashik hereby 
delineate area of operation of following Water 
User's Association and direct that the certified 
copy of the updated map and list of land holders 
and / or occupiers of said Water User 
Association's shall be displayed on the Notice 
board of the offices of Naikwadi Grampanchayat , 
Trambak Tahasil Office , Kone M. I. Irrigation 
Section , Nashik Right Bank Canal , Sub - Division 
and Nashik Irrigation Division , Nashik . 


344 - A 


1 09 


344 - B 


.. 


0 75 


339 


3 17 


1 


0 35 


2 


.. 


O 04 


3 


O 03 


.. 


4 


0 12 


.. 


5 


0 06 


.. 


I , Sagar Dnyandeo Shinde , the Executive 
Engineer , Nashik Irrigation Division , Nashik hereby 
declare that no water shall be suppplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and System of Supply of 
Water User's Association shall by binding on all 
the holders and occupiers of the lands under 
Management of Irrigation System by Farmers . 


237 


O 08 


.. 


239 


2 75 


356 


1 62 


: 


14/1 


0 29 


15 


.. 


022 


16 


Any person affected by this Notification or part 
thereof , may file an appeal within thirty days from 
the date of publication of this notification in the 
official Gazette , file and appeal before 
Superintending Engineer and Administrator , 
Command Area Development Authority , Nashik . 


.. 


1 11 


17 


.. 


0 83 


18 


0 07 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


३७ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd . 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


village Kone - contd . 


village Kone - contd . . 


19 


0 20 


355 


007 


.. 


20 


017 


351 


040 


21 


0 22 


350 


013 


22 


0 09 


350 


013 


23 


.. 


013 


339 


.. 


3 17 


24 


009 


348 


.. 


0 25 


25 


.. 


008 


349 


.. 


006 


26 


040 


349 


012 


.. 


27 


016 


349 


O 06 


.. 


.. 


28 


0 56 


346 


0 20 


.. 


39 


1 00 


301 


043 


.. 


40 


0 54 


301 


0 21 


.. 


42 


042 


301 


0 21 


: 


.. 


43 


0 33 


302 


0 88 


.. 


.. 


44 


046 


300 


003 


: 


.. 


45 - A 


015 


300 


003 


45 - B 


0 25 


300 


O 06 


.. 


45 - B 


0 19 


300 


.. 


001 


46 


0 32 


300 


.. 


001 


47 


.. 


012 


300 


.. 


O 01 


47 


0 12 


.. 


305 


0 53 


.. 


47 


012 


299 


0 59 


.. 


. 


48 


041 


299 


0 59 


.. 


. 


48 


041 


299 


0 59 


.. 


. 


49 


0 28 


299 


0 30 


.. 


.. 


50 


005 


299 


0 29 


: 


.. 


353 


006 


299 


0 59 


.. 


.. 


343 


011 


298 


042 


.. 


.. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule - contd . . 


Schedule - contd . 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


village Kone - contd . . 


village Vele - contd . . 


298 


0 41 


39 


3 46 


298 


0 41 


39 


3 46 


.. 


298 


042 


38/1 


2 24 


295 


2 35 


38/2 


2 23 


294/1 


1 68 


38/3 


1 62 


.. 


294/2 


0 35 


38/4 


1 62 


... 


294/3 


0 35 


38/5 


1 62 


.. 


294/4 


1 39 


38/6 


.. 


1 62 


352 


0 09 


47 


2 85 


.. 


352 


0 27 


49 


2 30 


.. 


352 


009 


49 


2 30 


354 


012 


49 


5 59 


354 


O 06 


48 


009 


354 


006 


55 


1 21 


.. 


354 


012 


54 


3 27 


354 


0 83 


57 


0 86 


.. 


.. 


village Vele 


57 


0 86 


.. 


35 


2 72 


57 


0 86 


.. 


34 


2 72 


57 


0 86 


.. 


36 


2 35 


57 


0 86 


.. 


36 - A / 1 


2 18 


56/2/4 


0 71 


36 - A / 2 


2 17 


56/2/3 


0 71 


.. 


36 - B 


2 26 


56/2/2 


0 71 


36 - B / 1 


1 13 


56/2/1 


0 71 


.. 


36 - B / 2 


1 12 


56/1/5 


.. 


0 57 


37 


2 13 


56/1/4 


.. 


0 57 


37 


2 12 


56/1/3 


.. 


0 57 


39 


006 


56/1/2 


0 57 


.. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd . 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


village Vele - contd . 


village Sapte 


• contd . . 


56/1/1 


0 57 


11/4 


0 34 


: 


50/3 


1 28 


11/3 


0 34 


. 


50/2 


1 28 


11/2 


0 34 


50/1 


1 28 


11/1 


0 34 


.. 


52/3 


12 


1 96 


.. 


0 36 


.. 


52/2 


12 


1 96 


0 36 


.. 


12 


0 36 


.. 


52/1 


.. 


1 95 


12 


0 36 


. 


51 


2 38 


.. 


13 


3 23 


.. 


51 


2 38 


.. 


14 


0 31 


.. 


53/5 


1 36 


14 


0 31 


.. 


53/4 


1 29 


14 


0 31 


.. 


53/3 


1 74 


14 


... 


0 31 


53/2 


1 68 


: 


81 


0 10 


.. 


53/1 


2 08 


.. 


71 


0 65 


.. 


54 


2 20 


: 


71 


001 


54 


2 07 


77 


091 


.. 


55 


1 21 


76 


0 34 


. 


44 


2 79 


76 


O 08 


: 


45 


4 02 


76 


008 


village Sapte 


76 


008 


8/3 


0 60 


76 


009 


8/2 


0 60 


.. 


75 


0 92 


LO 


1 47 


.. 


75 


046 


6/2 


1 00 


.. 


75 


0 46 


6/1 


1 00 


.. 


74/2 


013 


7/3 


077 


74/2 


013 


: 


: 


7/2 


0 77 


74/2 


.. 


013 


: 


7/1 


0 78 


.. 


74/2 


012 


.. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd . 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


village Sapte - contd . 


village Sapte - contd . 


74/2 


013 


19/3/2 


0 87 


74/2 


013 


19/3/1 


0 74 


.. 


74/2 


013 


19/2 


0 88 


74/2 


013 


19/1 


1 12 


74/1 


1 03 


18 


3 46 


.. 


.. 


040 


18 


3 46 


.. 


.. 


73 


0 20 


16 


0 20 


73 


040 


16 


0 94 


.. 


乃 
乃 
乃 
乃 
乃 
见 
如 


73 


040 


17 


3 08 


73 


0 20 


.. 


3 


.. 


0 78 


72 


1 18 


4/4 


0 51 


: 


.. 


4/1 


0 50 


4/3 


0 51 


.. 


88 


0 11 


4/2 


0 50 


.. 


87 


010 


3 


.. 


0 78 


86 


O 07 


2 


3 47 


.. 


.. 


85 


0 76 


1 


3 76 


. 


85 


.. 


0 76 


4/1 


0 50 


85 


0 76 


20 


O 06 


. 


85 


076 


21 


0 21 


: 


.. 


85 


0 76 


80 - B / 1 


2 00 


.. 


84 


0 20 


27/1 


2 60 


83 


090 


27/2 


2 00 


82 


0 20 


27/3 


1 00 


15/4 


0 36 


Total .. 


215 00 


15/3 


0 36 


: 


15/2 


0 36 


.. 


SAGAR DHYANDEV SHINDE , 

Executive Engineer , 
Nashik Irrigation Division , 

Nashik 


15/1 


0 36 


19/5 


0 69 


.. 


Nashik , 14th July 2021 . 


19/2 


0 61 


19/4 


2 37 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


89 


Schedule 


Nashik Irrigation Division 


Nashik Right Bank Canal , Nashik 


Parvahi Paniwaper Sanstha Kone , taluka Nashik , district Nashik 


Sr. 


Name 


Total 


C.C.A 


Remarks 


village 
Name 


Survey No./ 

Gat No. 


No. 


Area 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


1 


Trimbak Mavji Udaar 


Kone 


221 


1 11 


2 


Sankar Mavji Udaar 


Kone 


221 


1 11 


3 


Devram Mavji Udaar 


Kone 


221 


1 11 


4 


Kisan Soma Udaar 


Kone 


236 


0 84 


5 


Govinda Soma Udaar 


Kone 


237 


0 84 


6 


Pandu Soma Udaar 


Kone 


238 


0 84 


7 


Vitthal Dharma Udaar 


Kone 


239 


0 84 


8 


Hari Dharma Udaar and Other 2 


Kone 


347 


017 


9 


Dharma Hari Udaar and Other 1 


Kone 


348 


0 25 


10 


Hari Kasinath Udaar and Other 4 


Kone 


344 - A 


1 09 


11 


Tusabai Gopala Mahale and Other 4 


Kone 


344 - B 


0 75 


12 


Hosabai Hoshiram Mahale 


Kone 


339 


3 17 


13 


Nana Ragho Dighe 


Kone 


1 


0 35 


14 


Girjabai Somnaath Palve 


Kone 


2 


0 04 


15 


Shanker Gopala Udaar 


Kone 


3 


0 03 


16 


Ganpat Santu Udaar 


Kone 


4 


012 


17 


Nabha kamla Udaar 


Kone 


5 


O 06 


18 


Mukunda Gopala Udaar 


Kone 


237 


0 08 


19 


Ramdas Vaman Udaar 


Kone 


239 


2 75 


20 


Kaalu Dharma Farke 


Kone 


356 


1 62 


21 


Dhondiram Shivram Farke 


Kone 


14/1 


0 29 


23 


Keru Dharma Farke 


Kone 


15 


022 


24 


Ahilayabai Chandrakant Mahale 


Kone 


16 


1 11 


25 


Nana Ragho Dighe 


Kone 


17 


0 83 


26 


Bhagabai Vasant Talware 


Kone 


18 


O 07 


27 


Suka Gopala Udaar 


Kone 


19 


0 20 


28 


Manohar Ganpat Udaar 


Kone 


20 


017 


29 


Shankar Mavji Udaar 


Kone 


21 


0 22 


30 


Mukunda Gopala Udaar 


Kone 


22 


0 09 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Kone - contd . 


31 


Nathu Kashiram Udaar 


Kone 


23 


013 


32 


Manga Kashinaath Udaar 


Kone 


24 


0 09 


33 


Rakhmabai chander Udaar 


Kone 


25 


0 08 


34 


Vasant Gangaram Udaar 


Kone 


26 


040 


35 


Hirabai Kashinaath Udaar 


Kone 


27 


0 16 


36 


Hosabai Gopala Udaar 


Kone 


28 


0 56 


37 


Eknath Yashwant Udaar and 7 


Kone 


39 


1 00 


38 


Rakhmabai Kalu Khotre 


Kone 


40 


0 54 


39 


Deolabai Raghu Salve and 6 


Kone 


42 


042 


40 


Hirabai kaloji pagare and 10 


Kone 


43 


0 33 


41 


Bihima Pundlik Salve and 2 


Kone 


44 


046 


42 


Uhlaas Saliram Salve and Etc 


Kone 


45 - A 


015 


43 


Azhar Abdulbashir Bansri 


Kone 


45 - B 


0 25 


44 


Uhlaas Saliram Salve 


Kone 


45 - B 


019 


45 


Tulsabai Sadhu Chudhary and 5 


Kone 


46 


0 32 


46 


Trambak Mavnji Udaar 


Kone 


47 


012 


47 


Ravi Shankar Udaar and 2 


Kone 


47 


012 


48 


Deoram Mavanji Udaar 


Kone 


47 


012 


49 


Hiraman Bhima Salve and 11 


Kone 


48 


0 41 


50 


Shalini Ramesh Salve and 13 


Kone 


48 


041 


51 


Azhar Abdulbashir Bansri 


Kone 


49 


0 28 


52 


Manjudabai Baburao Gaikwad 


Kone 


50 


0 05 


53 


Vasant Gangaram Udaar 


Kone 


353 


0 06 


54 


Dharma Ramji Udaar and 4 


Kone 


343 


0 11 


55 


Gangaram Vitthal Udaar 


Kone 


355 


O 07 


56 


Dharma Ramji Udaar and 4 


Kone 


351 


040 


57 


Ganpat Santu Udaar 


Kone 


350 


013 


58 


Pandurang Santu Udaar 


Kone 


350 


0 13 


59 


Hosabai Gopala Udaar 


Kone 


339 


3 17 


60 


Hari Vithhal Udaar 


Kone 


348 


0 25 


61 


Kachru Kisan Udaar 


Kone 


349 


O 06 


62 


Sakhubai Gopala Udaar and 3 


Kone 


349 


012 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


83 


Schedule – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Kone - contd . 


63 


Balu Dharma Udaar 


Kone 


349 


O 06 


64 


Kashibai Balu udaar and 6 


Kone 


346 


0 20 


65 


Suka Gopala Udaar 


Kone 


301 


0 43 


66 


Soma Rama Udaar 


Kone 


301 


0 21 


67 


Manohar Ganpat Udaar and 2 


Kone 


301 


0 21 


68 


Pandu Soma Udaar and etc. 


Kone 


302 


0 88 


69 


Laxmibai Yashwant udaar and 7 


Kone 


300 


0 03 


70 


Soma Rama Udaar and 4 


Kone 


300 


O 03 


71 


Gopala Bala Udaar 


Kone 


300 


O 06 


72 


Trambak Mavnji Udaar 


Kone 


300 


O 01 


73 


Ravi Shankar Udaar and 2 


Kone 


300 


O 01 


74 


Deoram Mavanji Udaar 


Kone 


300 


0 01 


75 


Girnabai Somnath Palve and 5 


Kone 


305 


053 


76 


Chandrakant Gopala Udaar and 3 


Kone 


299 


0 59 


77 


Bhagabai Vasant Talware and 3 


Kone 


299 


0 59 


78 


Ramesh Waman Udaar and 5 


Kone 


299 


059 


79 


Vasant Gangaram Udaar 


Kone 


299 


0 30 


80 


Navsu Gangaram Udaar 


Kone 


299 


0 29 


81 


Chandrakant Gopala Udaar and 3 


Kone 


299 


0 59 


82 


Dhondiram Shivram Farke 


Kone 


298 


042 


83 


Soka Hari Farke and 2 


Kone 


298 


041 


84 


Kondyabai Kisan Wagh 


Kone 


298 


041 


85 


Bodhabai Sadu Dive and 12 


Kone 


298 


0 42 


86 


Balu Dharma Udaar 


Kone 


295 


2 35 


87 


Rakhmabai Kashinaath Chaudhari and 2 


Kone 


294/1 


1 68 


88 


Kachru Kisan Udaar 


Kone 


294/2 


035 


89 


Balu Dharma Udaar 


Kone 


294/3 


0 35 


90 


Gangaram Vithhal Udaar 


Kone 


294/4 


1 39 


91 


Vithhal Rama Khondre and 1 


Kone 


352 


0 09 


92 


Dharma Navji Khontre and 5 


Kone 


352 


0 27 


93 


Aananda Mukunda Khotre and 4 


Kone 


352 


0 09 


94 


Mahadu Amruta Udaar and 2 


Kone 


354 


012 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Kone - contd . 


95 


Vithhal Ragho Khotre and 1 


Kone 


354 


O 06 


96 


Nivrutti Mukunda Khotre and 4 


Kone 


354 


0 06 


97 


Dharma Ramji Udaar and 3 


Kone 


354 


0 12 


98 


Soma Navji Khotre 


Kone 


354 


0 083 


village Vele 


1 


Budha Kalu Bandkoli and Other 6 


Vele 


35 


2 72 


2 


Ramchandra Sakharam Lilka 


Vele 


34 


2 72 


3 


Aanda Sadu Bandkoli and Other 3 


Vele 


36 - A 


2 35 


4 


Budha Kalu Bandkoli and Other 5 


Vele 


36 - A / 1 


2 18 


5 


Mahadu Vithu Bandkoli 


Vele 


36 - B / 2 


2 17 


6 


Aanda Sadu Bandkoli and Other 3 


Vele 


36 - B 


2 26 


7 


Budha Kalu Bandkoli and Other 5 


Vele 


36 - B / 1 


1 13 


8 


Mahadu Vithu Bandkoli 


Vele 


36 - B / 2 


1 12 


9 


Sughanda Bharat Malekar and Other 1 


Vele 


37 


2 13 


10 


Mangla Janardhan Malekar and Other 1 


Vele 


37 


2 12 


11 


Ambuja Dharmaji Bandkoli 


Vele 


39 


0 06 


12 


Pandharinath Hari Bandkoli 


Vele 


39 


3 46 


13 


Ramchandra Hari Bandkoli 


Vele 


39 


3 46 


14 


Visvanath Chandar Bandkoli and Other 4 


Vele 


38/1 


2 24 


15 


Savliram Sankar Bandkoli 


Vele 


38/2 


2 23 


16 


Budhabai Ganpat Bandkoli and Other 6 


Vele 


38/3 


1 62 


17 


Sitaram Ganpat Bandkoli 


Vele 


38/4 


1 62 


18 


Tanji Ganpat Bandkoli 


Vele 


38/5 


1 62 


19 


Somnath Ganpat Bandkoli 


Vele 


38/6 


1 62 


20 


Salubai Rama Bendkuli and Other 11 


Vele 


47 


2 85 


21 


Yamunabai Pandu Gute and Other 6 


Vele 


49 


2 30 


22 


Sankar Govinda Gute 


Vele 


49 


2 30 


23 


Ramchandra Govinda Dagale and Other 17 Vele 


49 


5 59 


24 


Budhabai Ganpat Bandkoli and Other 6 


Vele 


48 


0 09 


1 


Tukaram Gopala Chaudhari 


Vele 


55 


1 21 


2 


Shivram Pandu Jadhav 


Vele 


54 


3 27 


3 


Kachru Ganpat Bendkuli and 2 


Vele 


57 


0 86 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


४५ 


Schedule – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Vele - contd . 


4 


Mukunda Balu Bendkuli 


Vele 


57 


0 86 


5 


Kisan Balu Bendguli 


Vele 


57 


086 


6 


Rajaram Balu Bendkuli 


Vele 


57 


0 86 


7 


Ananda Balu Bendkuli 


Vele 


57 


0 86 


8 


Eknaath Kashinaath Chaudhari 


Vele 


56/2/4 


0 71 


9 


9 


Vele 


56/2/3 


0 71 


Devkabai Narayan Chaudhari and 3 
Hiraman kashiram Chaudhari 


10 


Vele 


56/2/2 


0 71 


11 


Ananda kashiram Chaudhari 


Vele 


56/2/1 


0 71 


12 


Krushna Ragho Chaudhari and 1 


Vele 


56/1/5 


0 57 


13 


Vele 


56/1/4 


0 57 


Arjun Ragho Chaudhari and 1 
Dattu Ragho Chaudhari 


14 


Vele 


56/1/3 


0 57 


15 


Vele 


56/1/2 


0 57 


Ramdas Ragho Chaudhri 
Budhha Ragho Chaudhari 


16 


Vele 


56/1/1 


0 57 


17 


Shankar Rama Chhade and 1 


Vele 


50/3 


1 28 


18 


Vele 


50/2 


1 28 


Laxman Gangaram Chhade and 2 
Kaalu Gopala Chhade 


19 


Vele 


50/1 


1 28 


20 


Kashiram Aaba Jadhav 


Vele 


52/3 


1 96 


21 


Dhavdu Kaalu Jadhav and 4 


Vele 


52/2 


1 96 


22 


Tukaram Mahadu Jadhav 


Vele 


52/1 


1 95 


23 


Salubai Rama Bendkuli and 4 


Vele 


51 


2 38 


24 


Rajaram Shravan Bendkuli 


Vele 


51 


2 38 


24 


Vele 


53/5 


1 36 


27 


Kashiram Narayan Bendkuli and 14 
Budhha Narayan Bendkuli and 8 
Nivrutti Gopala Bendkuli 


Vele 


53/4 


1 29 


28 


Vele 


53/3 


1 74 


29 


Savdiram Kaashinath Bendkuli and 5 


Vele 


53/2 


1 68 


30 


Dharma Narayan Bendkuli 


Vele 


53/1 


2 08 


31 


Shivram Pandu Jadhav 


Vele 


54 


2 20 


32 


Vele 


54 


2 07 


Jijabai Shankerrao Waghere 
Tukaram Gopala Chaudhari and 4 


33 


Vele 


55 


1 21 


34 


Deobai Sima Bendkuli 


Vele 


44 


2 79 


35 


Dharma Gopala Dive 


Vele 


45 


4 02 


village Sapte 


1 


Tulshiram Mukunda Choudhari 


Sapte 


8/3 


0 60 


2 


Devram Mukunda Choudhari 


Sapte 


8/2 


0 60 


3 


Manga Ragho Choudhari 


Sapte 


5 


1 47 


4 


Tirmbak Jeva Choudhari 


Sapte 


6/2 


1 00 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule - contd . Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Sapte - contd . 


5 


Venubai Haridas Palve 


Sapte 


6/1 


1 00 


6 


Manga Ragho Choudhari 


Sapte 


7/3 


0 77 


7 


Nivruti Trimbak Choudhari 


Sapte 


7/2 


0 77 


8 


Laxibai Haridas Palve 


Sapte 


7/1 


078 


9 


Balu Soma Choudhari 


Sapte 


11/4 


0 34 


10 


Hanumant Soma Choudhari 


Sapte 


11/3 


0 34 


11 


Visavnath Soma Choudhari 


Sapte 


11/2 


0 34 


12 


Dattatraye Soma Choudhari 


Sapte 


11/1 


0 34 


13 


Ramdas Ragho Chaudhari and Other 2 


Sapte 


12 


0 36 


14 


Vishnu Gangaram Choudhari 


Sapte 


12 


0 36 


15 


Vitthal Kalu Choudhari and Other 5 


Sapte 


12 


0 36 


16 


Kashinath Gopala Choudhari 


Sapte 


12 


0 36 


17 


Shankar Devram Choudhari and Other 12 


Sapte 


3 23 


18 


Sapte 


0 31 


Ramdas Ragho Choudhari and Other 1 
Vishnu Gangaram Choudhari and Other 1 


19 


Sapte 


0 31 


20 


Sonabai Devram Mahale and Other 5 


0 31 


Sapte 
Sapte 


21 


Kashinath Gopala Choudhari 


0 31 


22 


Manglu Pandu Choudhari 


Sapte 


0 10 


23 


Sapte 


0 65 


Ranjanabai / Pandurang Gopala Thakare 
Ashok Ganesh Kulkarni 


24 


Sapte 


3 
4 
44 
4 
mnnn 
化 
化 
化 
化 
化 
西 


O 01 


25 


Devkabai Namdev Thakare and Other 7 


Sapte 


0 91 


26 


Vishnu Dharma Thakare and Other 9 


Sapte 


0 34 


27 


Shitaram Ramdas Thakare 


Sapte 


0 08 


28 


Ratan Ramdas Thakare 


Sapte 


0 08 


29 


Somnath Ramdas Thakare 


Sapte 


0 08 


30 


Balu Ramdas Thakare 


Sapte 


0 09 


31 


Dagdhu Kalu Thakare 


Sapte 


0 92 


32 


Ramdas Dagdhu Thakare 


Sapte 


75 


046 


33 


Kalu Dagdhu Thakare 


Sapte 


75 


046 


34 


Aananda Kalu Choudhari 


Sapte 


74/2 


0 13 


35 


Chandar Kalu Choudhari 


Sapte 


74/2 


0 13 


36 


Dada Kalu Choudhari 


74/2 


013 


Sapte 
Sapte 


41 


Shitaram Kalu Choudhari 


74/2 


012 


42 


Sapte 


74/2 


013 


Bhagirathi Kalu Choudhari 
Rajaram Kalu Choudhari 


43 


Sapte 


74/2 


013 


44 


Kurshana Nana Choudhari 


Sapte 


74/2 


013 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


४७ 


Schedule - contd . Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Sapte - contd . 


45 


Prakash Kalu Choudhari 


Sapte 


74/2 


013 


46 


Pandurang Darma 


Sapte 


74/1 


1 03 


47 


Murlidhar Kisan Choudhari and Other 2 


Sapte 


73 


040 


48 


Manohar Ganpat Choudhari 


Sapte 


73 


0 20 


49 


Devram Mukunda Choudhari 


Sapte 


73 


0 40 


50 


Ganguram Ramdas Bharsat and Other 3 


Sapte 


73 


040 


51 


Santaram Shitaram Waghere 


Sapte 


73 


0 20 


52 


Sapte 


72 


1 18 


Chandrabhagabai Jaganatha Salve and 
Other 14 . 


53 


Dattatraya Soma Choudhari 


Sapte 


4/1 


0 50 


54 


Soma Gopala Choudhari 


Sapte 


88 


0 11 


55 


Manohar Soma Thakare 


Sapte 


87 


0 10 


56 


86 


O 07 


57 


85 


0 76 


58 


85 


076 


Kashinath Dhondu Thakre and Other 3 Sapte 
Ramdas Ragho Choudhari and Other 2 Sapte 
Vishanu Gangaram Choudhari and Other 1 Sapte 
Sakhubai Gopala Udaar 

Sapte 
Gangubai Gopala Khotre and Other 5 Sapte 
Kashinath Gopala Choudhari 

Sapte 


59 


85 


0 76 


60 


85 


076 


61 


85 


076 


62 


Balu Rama Thakre and Other 9 


Sapte 


84 


0 20 


63 


Aanada kashiram Choudhari and Other 9 


Sapte 


83 


0 90 


64 


Shankar Devram Choudhari and Other 9 


Sapte 


82 


0 20 


65 


Balu Soma Choudhari 


Sapte 


15/4 


0 36 


66 


Hanumant Soma Choudhari 


Sapte 


15/3 


0 36 


67 


Vishvanath Soma Choudhari 


Sapte 


15/2 


0 36 


68 


Sapte 


15/1 


0 36 


Dattatrya Soma Choudhari 
Dhavlu Gopala Thakre and Other 1 


69 


Sapte 


19/5 


0 69 


70 


Manohar Vishvanath Thakre and Other 2 


Sapte 


19/2 


0 61 


71 


Kashinath Dhondu Thakre and Other 2 


Sapte 


19/4 


2 37 


72 


Chander kalu Thakre 


19/3/2 


0 87 


Sapte 
Sapte 


73 


19/3/1 


0 74 


Popat Kalu Thakre 
Dagdhu Ganpat Thakare 


74 


Sapte 


19/2 


0 88 


75 


Dharma Mukunda Choudhari 


Sapte 


19/1 


1 12 


76 


Devram Mukunda Choudhari 


Sapte 


18 


3 46 


77 


Parvatabai Aanada Bhoi and Other 7 


Sapte 


18 


3 46 


78 


Mukunda Balu Bendkuli 


Sapte 


16 


0 20 


79 


Mamatabai Navshu Khade 


Sapte 


16 


094 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २६ ते सप्टेंबर १ , २०२१ / भाद्र ४ - १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule - contd . Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


village Sapte - contd . 


80 


17 


3 08 


Mukunda Balu Bendkuli and Other 14 
Hiraman kashiram Choudhari and Other 9 


Sapte 
Sapte 


81 


3 


0 78 


82 


Balu Soma Choudhari 


4/4 


0 51 


Sapte 
Sapte 


83 


Hanumant Soma Choudhari 


4/3 


0 51 


84 


Sapte 


4/2 


050 


Vishvanath Soma Choudhari 
Hiraman Kashiram Choudhari 


85 


3 


0 78 


86 


Mukunda Balu Bendkuli 


2 


3 47 


87 


1 


3 76 


Chetan Dilip Patkar 
Dattatraya Sobha Choudhari 


Sapte 
Sapte 
Sapte 
Sapte 
Sapte 
Sapte 


88 


4/1 


0 50 


89 


Chabu Uma Bendkuli 


20 


O 06 


90 


Kachari Bap Bhika Bendkuli 


21 


0 21 


91 


Vaman Bhika Gare 


80 - B / 1 


2 00 


92 


Somabai Namdev Mendhe 


27/1 


2 60 


Sapte 
Sapte 
Sapte 
Sapte 


93 


Tukaram Mahadu Jadhav 


27/2 


2 00 


94 


Bhagirathi Tukaram Jadhav 


27/3 


1 00 


Total .. 


215 00 


Abstract 


Pravahi Paniwaper Sanstha , Kone , taluka Trimbakeshvar , district Nashik 


Agency Name 


Name of 


Outlet 


Area of Beneficiaries 


Page No. 


village 
Name 


Project 


No. 


Total Area 


C.C.A. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


H.A. 


H.A. 


Kone 


Paniwaper Sanstha , 
Naikwadi , taluka 
Nashik 


Nashik 
Right Bank 
Canal , Nashik . 


Kone 
Vele 


45 96 
101 34 
67 70 


45 96 
101 34 
67 70 


Sapte 


Total .. 


215 00 


SAGAR DHYANDEV SHINDE , 

Executive Engineer , 
Nashik Irrigation Division , Nashik . 


Nashik , 14th July 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


